



परिचय : 


दादू मान्द्रेकर हे आंबेडकरी विचारांची 
धुरा मनापासून खांद्यावर वहाणारा 
गोव्यातील दलित चळवळीतील एक 
व्यासंगी आणि अष्टपैलू व्याक्तिमत्व 
असलेला एक तरुण. अंडरग्रॅज्यूएट. 
शिक्षण पुढे चालू. चळवळ व इतर 
धावपळीत शिक्षण मनासारखे अद्याप 
पूर्ण न करता आलेल्या ह्या 
व्यक्तिमत्वाला शास्त्रीय संगीताची, 
नृत्याची जबरदस्त आवड. 
अभिनयाचीही आवड, शास्त्रीय 
गायनाचे काही काळ शिक्षण, 
गोव्यातील दलित कानाकोपरा 
त्यांच्या दुःख वेदना, दुःख समजून 
घेण्यासाठी, त्यांच्या मध्ये आंबेडकरी 
विचार रुजवण्यासाठी आंबेडकरी 
गीते, पथनाट्यासह सहकाऱर्‍यासगवेत 
पालथा. वैचारिक, ललित, 
चित्रणात्मक, स्तंभलेखन, काव्य 
तसेच गोव्यातील दलितांचे चित्रण 
रेखाटणारे मराठीमधून विपूल लेखन. 
कोकणीतूनही कविता, वैचारिक 
लेखन. कलेची जाण. उत्कृष्ट हस्त 
कारागीर. हस्तकारागीर म्हणून गोवा 
सरकारच्या सेवेत. निसर्ग, माणसे 
वाचीत खेडोपाडी स्वैर भटकण्याचा 
मुक्त छंद. तंबोप्याच्पा तारा 
तासनतास छेडण्याचा तसेच 
तासनतास पोहण्याचा विशेष छंद 
डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारातीच हा 
देश सार्वागीण क्रांतीच्या दिशेने झेपावू 
शकेल यावर जबरदस्त विश्वास, 








Lee ¥ 
ea" 

















| 
J 








शापित सूर्य 


दादू मान्द्रेकर 





अगस्ती प्रकाशन 


शापित सूर्य ` 


दादू मांद्रेकर 


\ अनिला मान्द्रेकर ७), AO 
| | ८५३ आग्रपाली, 
io | मधलामाज, मान्द्रे, 
/ गोवा. ४०३५२७ 





प्रथम प्रकाशन : १९९१ 


चित्रकर्ती : हर्षदा सोनक 


w, 


» .. सजावट: विष्णु सुर्या वाघ 
a Oo». 7% 
“On. * 

EG. प्रकाशक : दिलीप बोरकार 


* Parrett प्रकाशन आगशी ४०३२०४ 





मुद्रक : राजहंस ऑफसेट, पणजी. 


मूल्य : साठ रुपये 





।। अर्पणपत्रिका । | 


ज्यानी माझ्या शिक्षणासाठी अथक परिश्रम केले आणि त्यानंतर 
केवळ माझ्या प्रज्ञेसाठी ज्यानी आपल्या मनामध्ये पोसलेले पिढीजात 
संस्कार, श्रध्दा-अंधश्रध्दा बऱ्याच प्रमाणात पुसून काढल्या ते माझे 
वडिल (भिसाजी) आणि आई (देवकी) याना माझे हे पहिले पुस्तक 
आदरपूर्वक... 


हे परज्ञासूर्या 
तू जळाला नसतास तर 
युगानूयुगे पसरलेल्या या 
गडद काळोखाचे हजारो हात - 
कोणी छाटले असते — ? 
— दादू 





ç 


अनुक्रेमणिका 


पुस्तकी खूणा — 

आई — 

माझ्यातला मी - 

श्रावण महिन्याची कविता - 
कुरूक्षेत्र- 

शहर सापडले- 

कळस- 

अभिवादन- 

जनानखाना- 


` तो दिवस - 


गर्भपात करायचा आहे - 
बिनचेहऱ्याची माणसं - 
त्या चारजणी- 

प्रिये- 


क्रांतीसुर्य- 
लोकशाहीच्या हुतात्म्यानी- 
मंडेला सुटतो तेव्हा- 


- देवा- 


तथागता - 
तू अवतरली नसती तर- 
जोगवा- 

वाध आणि सरडे- 
सिमोल्लंघन- 

सलाम आणि साहेब- 
कागदी घोडे- 


आरसा- 


R3 
२४ 
२७ 
२८ 
३० 
RR 
३७ 
४० 
४१ 
ee. 
we 
४६ 
४७ 
CC 
५१ 
५६ 
५ 6 
६४ 
६५ 
६९ 
७१ 
७३ 
७६ 
७९ 
Zo 
८१ 
८२ 
८४ 
८५ 


हे स्वतंत्रते- 

कावळे आणि गिधाडे- 
सुरुंग- 

रोटी- 

चित्रे- 

वाघनखे- 

व्यथा- 

टिळा- 

रंग- 

बाप- 

पाया आणि शिखर- 
कोपरा- 

शापित सूर्य- 

तो एक दिवा- 

सूर्य जगताहेत- 
जळणं-- 

जळकी रेषा- 

घर- 

सांजवेळ- 

गुलमोहर- 

ओवीची जागा- 
सांगावा- 

गुंतावा- 

पावसा, तू येतोस पण- 
पैजण - 

डोह- 

फूलपाखरांची परिषद- 
ठिगळ- 

पालखी- 

भारतीय मार्क्सवाद- 
द्रौपदी अहिल्या वगैरे- 


८६ 
९१ 
९२ 
९३ 
Qe 
ki 
९६ 
९७ 
९८ 
१०१ 
१०३ 
१०५ 


. १०७ 


१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११६ 
११७ 
११९ 
१२१ 
१२३ 
१२४ 
p 
१२८ 
१२८ 
१२९ 
१३३ 


WORLD KONKANI LIBR 


I 


शुभेच्छा हल Acen No: 001654 





कवी दादू मान्द्रेकर यांचा हा पहिलाच काव्यसंग्रह. गेली पंधरा वर्षे ते 
काव्यलेखन करताहेत. इतके दीर्घकाळ काव्यलेखन करूनही ते पुस्तकरुपाने 
अद्याप रसिकांसमोर आले नाही हा त्यांचा संयमही मला लक्षात घ्यावासा 
वाटतो, महत्वाचा वाटतो. सातत्याने स्वतःच्या अंतःकरणात उठलेल्या 
कल्लोळाना शब्दांकित करीत रहाणे व त्यासाठी जो संयम लागतो तो पाळणे 
डी एका चांगल्या कवितेच्या निर्मितीची लक्षणे म्हणा किंवा प्रामाणिकपणा 
म्हणूनही विचारात घ्यावी लागते. 

तशी गोमंतकातील काव्य परंपरा फार मोठी आहे. प्राचीन व आधुनिक 
कालखंडातील गोमंतकीय कवितेचा वारसा, तिचा विकास एकूण मराठी 
कवितेत लक्षणीय वाटावा इतका मोठा आहे. तिला निसर्गरम्य प्रदेशाचा 
आधार आहे. स्वत:चे रंगगंध आहेत व परंपरेतील स्वतःची उत्कट प्रतिमा 
अजूनही ती टिकवून आहे. नव्या तरुण गोमंतकीय काविची कविता वाचताना 
हा आनंद सला नेहमी मिळत आलेला आहे. असेही म्हटले जाते की, 
गोमंतकीय कविता आपला प्रदेश ओलांडून इतर ठिकाणी फैलावत नाही, ती 
इतर प्रदेशात मोठया प्रमाणावर स्वतःचा ठसा उमटावित नाही. हे म्हणणे 
तितकेसे खरे नाही. तसा सबळ आधार नाही. आताशी गोमंतकीय नवी 
प्रतिभा स्थिर होत आहे. आपण थोडी वाट पाहूया. 

श्री. दादू मान्त्रेकर हे कवीही आहेत व विविध सामाजिक चळवळीत त्यांचा 
सहभागही आहे. कार्यकर्त्याचे संवेदनक्षम मन आणि कविचा कलाव्यवहार 
असा दुहेरी गोफ त्यांच्या मानसिकतेत गुंफलेला आहे. भोवतालचा निसर्ग 
जितक्या सहजतेने ते न्याहाळतात तितक्याच आत्मियतेने ते गोमंतकीय 
लोकजीवनाचे साद-पडसादही चित्रीत करतात. गोमंतक प्रदेश हा केवळ 
निसगनिच बहरलेला प्रदेश नाही तर मुख्यतः इथे जगणाऱ्या विविध थरांतील 
लोकजीवनाची स्पंदने, त्यांचे श्‍वास - उच्छवास, ताणतणाव व त्यांचा 
इतिहास ते आपल्या कवितेमधून व्यक्तवितात: हा काव्यसंग्रह जरी त्यांचा 
सामाजिक जाणीवेचा आगि प्रस्थापित गुलामगिरी झुगारण्याचा आरसा असला 


wita qé - wa 


तरी त्यांच्या इतर कविताही अंतर्मुख करणार्‍या आहेत. अलिकडील बहुसंख्य 
मराठी कविताही केवळ लय, किंवा केवळ निसर्ग किंवा केवळ नाजूक उसासे 
सोडणारी नाही. ती समोरच्या उपस्थित वास्तवाचा वेध टिपू लागते. ते 
घनघोर वास्तव शब्दांकित करू पहाते. हा आजच्या बदलत्या काळाचा 
युगधर्मच आहे. याचा अर्थ नादमय कविता दुय्यम आहे असे नाही, तर ती 
लयबध्दता व तालतोल सांभाळीत स्वतःचा असा वेगळा अविष्कार करू 
मागते. ती वेगळा विचार मांडू पहाते. ती अधिक धिटाईने समाजमनाशी 
संपर्क साधू पहाते. विशेषतः ही कविता आत्यंतिक व्यक्तिगत समोरच्या 
जनमानसाशी काही बोलू मागते. मी आणि माझे समोरचे वास्तव याच्या 
' ताणात ती सहानुभूतीने वावरू लागते व मला हे एक शुभचिन्ह घडते आहे 
असे वाटते. | 

दादू मान्द्रेकरांची कविता ही एका अस्वस्थ मनाच्या आतील कल्लोळाचे 
` दर्शन घडवते. समाजव्यवस्थेचे दुःख चितारते व तोही एका विशिष्ट शैलीत 
कल्लोळाना शब्दांकित करताना पाहिले की आनंद होतो. त्यांची ‘ae’ ही 
कविता पहा — 


माझं आकाश पेटले आहे 
_ सांस्कृतिक चांदण्यात 
` इथले पक्षी, झाडे 
हा गाव आक्रोशतोय 
पाणवठ्यासाठी 
हे दार तर अजून बंदच आहे 
घर फोडावे तर 
छप्पर कोसळेल । 


हे जळजळीत वास्तव आणि अगतिक अवस्थेवरचा उपहास वाचला की 
आपण अस्वस्थ होतो. आपणां सर्वाना सांस्कृतिक चांदण्यांचा इतिहास व 
त्याविषयीची कटू सत्ये ठाऊकच आहेत. चांदण्याच्या आभासवर जगणे आता 
अशक्य झालेले आहे. हा एक भ्रम होता; परंतु तो हळु हळू दूर होतो आहे. 
निसगनि निर्माण केलेले साधे पाणवठेही माणसाना बंद केले जातात तेव्हा मात्र 
हे सांस्कृतिक सांगाडे मोडून तोडून फेकून द्यावेसे वाटणे साहजिकच आहे. 


शापित सूर्य - आठ 


तरीही पालखी" कवितेत कवी म्हणतो - 


आम्ही भोई रे भोई रे 
पालखी वहातो 

पालखी बहातो 

वाटूली चालतो 119.11 


याला आत्मसंयम म्हणावे की उपहास म्हणावा की अगतिकता ? ही समग्र 
कविताच वाचून वाचकानी ठरवावी. 


दबलेल्या श्वासांचेच 
निखार्‍यांचे पुढे पेच 
मान वाकत चालतो 
पालखी बहातो 
वादूली चालतो ।। 


हे असले भयाण जीवन इथल्या गांवकुसाबाहेरच्या दलित बांधवाना व 
गरीबाना मिळालेले आहे. त्यांच्या धार्मिक श्रध्दा दृढ करीत, त्याना खर्‍या 
संस्कृतीपासून, सच्च्या ज्ञानापासून वंचित करून फक्त तुच्छतेने आणि 
तिरस्काराने वागविले जाते. म्हणूनच कवी उद्वेगाने म्हणतो आम्ही पालखी 
वहातो.” 

मी” आणि समोरचे वास्तव” हे आजचा कवी पहातो हे मी वर म्हटलेलेच 
आहे. तो ह्या सर्वापासून अलिप्त राहू इच्छित नाही. निदान ज्याचे पाय 
संघर्षात गुंतले आहेत असा कवी तर नाहीच नाही. 

पाऊस” हा आपणा सर्वाना विलक्षण आवडणारा, निसर्गाची रुपे बदलणारा 
व मानवी जीवनाची अखंड सेवा करणारा एक सृजनशील ऋतु. अनेक कविनी 
त्याचे गुणगान गाईले आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे. परंतु दादू मान्द्रेकर 
त्याच्याकडे कसे पहातात ते पहा - 


पावसा तू पाहुण्यासारखा 
ठरल्यावेळी येतोस हे ठीक 


शापित सूर्य - नऊ 


पण तुझ्या स्वागतासाठी 

ज्यांच्याकडे छत्रीही नाही 

त्यांचे काय? 

तुझी टपटप वाजणारी टपोरी पाऊले 
छपराबर अलगद झेलण्यासाठी 
ज्यांच्याकडे निवार्‍याला 

झोपडीही नाही 

त्यांचे काय ? 


असे पावसाळ्यातल्या एकेक भेदक प्रश्न विचारीत पुढे जाणारी ही कविता 
समोरच्या वास्तवाचे दर्शन घडवते तेव्हा लक्षात येते की आजचा युगधर्म कवी 
विसरत नाही. पावसाविषयीचा अनादर दर्शविणारा हा मजकूर नाही. उलट 
आस्थाच आहे. परंतु समोरचे वास्तवही तसेच आहे आणि ते बदलले पाहिजे 
ही कविची उत्कट इच्छा आहे. 
त्यांची शहर सापडले” ही अशीच एक वास्तवलक्षी व स्फोटक कविता आहे. 
अतिशय धार्मिक व कर्मठ वृत्तीच्या रसिकाना धक्का बसेल अशी ही एक दीर्घ 
कविता आहे. 


बरे झाले 

शहर सापडले 

३५०० वर्षापूर्वी बुडालेली द्वारका नगरी म्हणे 
समुद्रतळाशी सापडली 

` हे खूपच बरे झाले. 


अशी ह्या कवितेची सुरवात उपरोधिक आणि अर्थपूर्ण. एकेक कडवे 
उलगडत जाते तेव्हा कवी पुढे काय विवेचन करतो हे पहाण्यासारखे आहे. 


महाभारतच सापडू लागले 

म्हणजे सारे ग्रंथपान झालेले 

देवही सापडू लागतील 

आणि मग त्यांची प्राणप्रतिष्ठापना 


शापित सूर्य - दहा 


संस्कृतीच्या नावाखाली 
दीन-दुबळ्यांच्या धराधरात करता येईल 
त्याना स्वत:चे पुरेसे पोटही भरता 
येत नसले तरी 
त्यांच्यावर या देवांची पूजा-अर्चा लादून 
फक्त चमत्कारांची सांगड याद्वारे घालता येईल 
म्हणून म्हणतो 
बरे झाले हे एकदा शहर सापडले - 
_ आणि ह्या दीर्घ कबितेचा शेवट करताना कवी तितक्याच उपहासाने, 
तिखटपणाने म्हणतो - 
मग हे भारतवर्व 
चमत्कारानी भरलेले राहील 
आम्हालाही देवावर भरीभार घालून 
caia Sat T कार्यभार सोडून 
भजन दंग होता येईल 
म्हणून म्हणतो - 
शहर सापडले हे बरेच झाले... . 


ह्या कवितेवर अधिक बोलण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तो जेव्हा 
म्हणतो, हातातील कार्यभार सोडून भजन-कीर्तनात दंग होता येईल' यातच 
त्याचा परिवर्तनवादी दृष्टीकोन, जिद्य व वैज्ञानिक भूमिका स्पष्ट होते. तो 
आपला कार्यभार” टाकू इच्छित नाही. या कालबाह्य झालेल्या व 
पुनरुज्जीवनवादाच्या मोहाला तो बळी पडू इच्छित नाही. त्याला हे सारे 
बदलावयाचे आहे आणि बदल हा आजचा युगधर्म आहे. 

त्यांची सलाम” आणि साहेब” व ‘ear’ या कविताही मुख्यतः एक 
चित्रणात्मक व दुपदरी भाष्य करणार्‍या आहेत. 

दादू केवळ दलित समाजातील आहेत म्हणूनच इतके तिखट आणि जलाल 
शब्दात बोलतात असेच मानावयाचे काही कारण 
नाही. ते समग्र वलितांविषयी आजच्या बदलांच्या सर्व धारणा मनात वागवून 
एकाच चौकटीत फिरत नाहीत. एक संस्कारक्षम दलित मन जीवनातल्या 


शापित सूर्य - अकरा 


विसंगतीविषयी जेव्हा स्वतःच्या प्रतिक्रिया व्यक्तवू मागते तेव्हा त्याचा 
मनातील कल्लोळ आपण समजून घेतला पाहिजे असे मला वाटते. 

त्यांची गुलमोहर” ही पाच ठुकडयामध्ये परंतु एकच सूत्र असलेली 
कंविताही पहाण्यासारखी आहे. 


१) agia फुलून यावा 
तसे गुलमोहोराचे झाड 
उमलले पानोपानी 
गाववेशीवर 

खिडकीतून दिसणार्‍या 

शुष्क रानवाटा 

अघळत पघळत गेलेल्या 
काही नितळ गाववाटा 
अफाट क्षितीजाच्या 
रणांगणावर रक्त सांडल्यासारखा 
लाल लाल तांबडा डाग 
गुलमोहर उभा आहे 


किंवा 


३) पाने नसताना 
फुलांचा बहर 

विचार करणे कठीण आहे 
तरीही तो तसाच फुलतो 
पगडी बांधल्यासारखा 
पाने पहिली गाळतो 
आणि नंतर 

लालचुटूक फुलांची 
ओंजळ घेऊन | 
गुलमोहर उभा आहे -- 


शापित सूर्य - बारा 


ही रुपकात्मक वर्णने वाचली की या कविविषयी अधिक उत्सुकता वाटते. 
त्याच्या विकासाच्या वाटा संभवनीय ठरतात व एका नवागताचे स्वागत 
करावेसे वाटते 

TA मानसिकतेतला सर्व कल्लोळ त्यांच्या इतर कवितातही 
कमीअधिक प्रमाणात सर्वत्र विखुरलेला आहे. शब्दांकित झालेला आहे. 

agen एकूण कवितेचा पिंड हा परिवर्तनवादी मनाचा व समोरचे भीषण 
वास्तव, खोटी कर्मकांडे आणि माणसातील उच्चनीचतेचा भाव बदलला 
पाहिजे असा आहे. तरीही दादूने काव्यरचनेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष 
Rà पाहिजे. त्याच्या काही रचना खूपच पसरट वाटतात तर काही ठिकाणी 
नेमके थांबायला पाहिजे तेथे त्यांचा अधिक विस्तार होताना आढळतो व मग 
रसभंग झाल्यासारखा होतो. काव्यलेखनातील सर्व धोके, मोह टाळता आले 
पाहिजेत. घाई करता कामा नये आणि विपुल लेखन हाच काही साहित्याचा 
मानदंड नाही. गुणात्मकतेकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. परंतु जो चिंतन करतो, 
आत्मपरीक्षण करतो तो स्वतःची वाट शोधतोच नव्हे तर ती त्याला सापडते. 
यापुढच्या दादूच्या अधिक सकस कवितांकडे मी लक्ष ठेवून आहे. 

उसळलेल्या संवेदनाना वादूने मोकळीक करून दिलीच आहे ते उद्रेक 
अधिक वाढत राहतो. 


शुभेच्छांसहित - 
वसंतबहार सोसायटी 
अंधेरी/पूर्व 
मुंबई ६९ 
- नारायण मुर्वे 
२० जुलै ९० 


श!पित सूर्य - तेरा 





वेशीवरून 


मी कविता करण्यास (किंवा मला ती स्फुरण्यास) कधीपासून सुरवात केली 
याचे नक्की साल मला आता आठवत नाही. पण ती माझ्या वयाच्या 
चौदाव्या-पंधराव्या वर्षापासून असावी. कारण त्यावेळच्या माझ्याकविता आज 
माझ्याकडे नाहीत. साधारण साठ-सत्तर कवितांची वही मी माझ्याच हाताने 
नष्ट केली. मी वीस वर्षांचा असताना त्या कविताकडे मागे वळून ज्यावेळी 
पाहिले त्यावेळी त्यात माझ्या जगण्याचे प्रतिबिंब मला अजिबात जाणवले 
नाही. माझं स्वत्व त्यात जाणवलं नाही. 

याची कारणं अनेक आहेत. त्यात उशिरा पडलेलं दलित साहित्याचं देणं हे 
जसं एक प्रमुख कारण आहे, तसेच खूप उशिरा कळलेला, मनस्वी जाणवलेला 
आणि माझ्या रोम रोम भिनलेला, भावलेला आंबेडकरवाद हेही त्याचे दुसरे 
एक प्रमुख कारण आहे. 

बालकवीच्या कवितेने मला प्रारंभी जबरदस्त मोहिनी घातली. माझ्या 
काव्यप्रेरणेचे मूळ कदाचित ते असेल नसेल, पण उत्स्फूर्तता मात्र तीच होती हे 
मी नक्की सांगेन. त्यानंतर दलित कवितेची ओळख होईपर्यंत अनेक प्रस्थापित 
कवी पाठ्यपुस्तकातून भेटत गेले आणि माझ्या मनावर पर्यायाने माझ्या 
कवितेवर आपला ठसा कळत नकळत उठवित गेले. याच्यात सम्यक 
विचारधारेचा जसा अंतर्भाव नव्हता तसा समग्र समाजपरिवर्तनाचाही विचार 
नव्हता. युगानूयुगाच्या मनावर प्रतिबिंबित झालेल्या माझ्या सांस्कृतिक 
गुलामीच्या त्या कविता म्हणजे एकप्रकारे साक्षीच होत्या ! 

एखादया कवीचा त्याच्या पूर्ण कवितांचा काव्यसंग्रह असतो हे सुध्दा ज्या 
वयात (अकत माझ्या बाबतीत मी १८-१९ वर्षांचा असताना) मला माहित 
नव्हते, त्या वयात हे घडत गेले. या काव्यसंग्रहाला ज्यांची प्रस्तावना 
लाभलेली आहे त्या गुरुवर्य नारायण सूर्वे यांचीही एक 'जगणे कठीण होत 
आहे” नावाची कविता पाठ्यपुस्तकातून गेली होती. या कवितेकडेसुध्दा मी 
जबरदस्त आकर्षिला गेलो. सामाजिक जाणीव म्हणजे नेमके काय हे ज्यावेळी 
मला माहित नव्हते त्यावेळीही माझ्या सामाजिक जाणीवेचा कोपरा जागा 
होता आणि म्हणूनच मी त्या कवितेकडे आकर्षिला गेलो होतो याची कारणं 
आज उलगडत जातात. . 

माझं स्वतःचे एक दुःख आहे. तडप आहे. वेदना आहे याची जाणीव मी 


शापित सूर्य - पंधरा 


अठरा-वीस वर्षांचा होईपर्यंत मला नव्हती. त्यामुळे माझ्या पहिल्या 
कवितामधून प्रसवला तो इतर कवीचा प्रभाव. त्यातही बालकवीचा अधिक. 
अर्थात हेही मला जाणवले ते माझ्या विसाव्या वर्षानंतर. ज्यावेळी माझा 
स्वाभिमान, माझी मानवतेची प्रतिमा, समतेची संकल्पना, माझी अस्मिता 
तयार झाली होती त्यावेळी! त्यामुळे ह्या माझ्यापूर्वीच्या कविता 
वाडमयीनदृष्ट्या नष्ट करणे योग्य नाही हे पटूनही त्या सातत्याने माझ्यासमोर 
ठेवणे मला प्रशस्त वाटले नाही. पर्यायाने मी त्या फाडून टाकल्या. त्या फाडून 
टाकल्या म्हणून त्याचे वैषम्य किंवा दुःख तसे आजही मला वाटत नाही. उलट 
डोक्यावरचे ओझं कुठतरी कमीच झाल्यासारखं वाटतं | | 

माझ्या सामाजिक कवितेतील संदर्भ ज्यावेळी जागा झाला त्यावेळीही 
दलित कवितेबरोबरच ग्रेसने माझ्या मनात एक घर केले होते. याचे कारण 
पुन्हा माझा निसर्गाच्या विभिन्न रुपाशी किंवा त्या प्रतिभेशी तादात्म्य 
पावणारा Ne हे असू शकेल. 'चंद्रमाधवीचे प्रदेश' या त्यांच्या 
कवितासंग्रहाच्या मी अक्षरक्ष: काही काळ धुंदीत होतो; पण त्याही धुंदीतून मी 
जाणीवपूर्वक बाहेर पडलो आणि माझी स्वतःचीच पाऊलवाट तुडवित राहिलो. 
कोणत्याही कवीचा आज माझ्या कवितेवर प्रभाव नाही असाही माझा दावा . 
नाही, पण त्यानंतर कोणत्याही कवीला मात्र मी माझ्या मनस्पंदनावर 
जाणीवपूर्वक ताबा मिळवू दिला नाही हेही सत्य आहे. 

त्यानंतर गोव्यातील दलितांच्या सामाजिक परिस्थितीने मला इतके 
अंतर्मुख केले की साहित्य हा माझा स्थायीभाव आहे याची सतत जाणीव 
ठेवूनही मी" त्याच्याशी प्रामाणिक राहू शकलो नाही. सामाजिक परिवर्तनाच्या 
परिकल्पनेल मी अधिकाधिक गुंतत गेलो. गोव्यातील दलितांचा कानाकोपरा 
धुंडाळला. वेळेअभावी या साऱया धावपळीत साहित्यिक प्रेरणांचा सातत्याने 
मागोवा घेणे मला जमले नाही. त्यामुळे सामाजिक विषयवस्तू असलेल्या 
समकालीन आणि ज्येष्ठ कवीना मी जाणीवपूर्वक वाचू शकलो नाही. समजू 
शकलो नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. म्हणूनही इतरांच्या कवितेचा प्रभाव माझ्या 
कवितेवर फारसा पडला नसण्याची शक्यता आहे; पण या कालावधीत माझी 
प्रेरणा कधी स्वस्थ बसली नाही. ती झऱयासारखी वाट मिळेल तशी, संधी 
मिळेल तशी झुळझुळत राहिली. स्फूरत राहिली. कधी ती एखादा विशिष्ट 
विषय घेऊन आली, कधी सार्वत्रिक आशयघन झाली. शेवटी विषयवस्तू हे 
कवितेचे रुप नसते. कवीच्या अंतर्गत वादळाचा तो पूर्ण अविष्कार असतो ! 


शापित सूर्य - सोळा 


माझी कविता ही स्सखलनशील आहे की नाही याची मला जाणीव नाही. 
ती ज्वलनशील आहे की नाही याचीही मला 
कल्पना नाही; पण माझी कविता ही अस्सल माझ्या वेदनांची वीण आणि वीणा 
झालेली आहे. भारतीय विषम समाजव्यवस्थेची भीषण, दारुण आणि करुणही 
शोकांतिका कोरीत ती जखमेसारखीच वहात आहे हे सत्य होय. 

कळायला लागल्यापासून तिचे मापदंड ठरवून मी तिला काही प्रसवले 
नाही; पण तेव्हापासून रौरावत उठलेली मनातील वादळे मी माझ्या 
कवितेपासून लपवूनही ठेवू शकलो नाही. त्यामुळे माझ्या उद्विग्न मनाचा, 
पोळलेल्या स्वप्नांचा, भोगलेल्या शल्यांचा आणि जगलेल्या जाणीवांचा पुन्हा 
प्रत्यय रसिकाना येण्याचा धोका नाकारता येत नाही. पेटलेला पलिता हातात 
असावा आणि त्याच्या काजळलेल्या, अंधारलेल्या उजेडात काटयाकुटयांची, 
दगड-धोंडयांची, दरी-कपारीची पायवाट असली तर किंवा नसली तर ती 
करीत पुढे जावे असेच काहीसे माझ्याबाबतीत महाकारुणिक बुध्द आणि 
रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्ण प्रज्ञेचा पलिता माझ्या हातात 
पडल्यानंतर झाले. माझ्या कवितेचा गाभा तोच आहे. आवाजही तोच आहे. हे 
कोणी स्वीकारो, नाकारो. पण हे मला सांगण्यास निरतिशय आनंद होत आहे. 
म्हणून कविता माझ्याकडून घडायला लागल्यापासून मराठी कवितेच्या 
तेव्हाच्या (आणि आताच्याही) स्वरुप, रचनेविषयीचे स्थान किंवा त्याचे 
मर्मबंध, आकृतीबंध जे काय असतील ते मी अभ्यासण्याचे किंवा तपासण्याचे 
प्रयत्न केले नाहीत. प्रारंभीच्या काळात एक छंद म्हणून हा प्रयत्न झाला, पण 
तो त्या नष्ट केलेल्या कविताबरोबर नष्टही झाला असावा. त्यामुळे माझी 
कविता ही त्या प्रस्थापित आकृतीबंधापासून दूर जाण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. त्याची फिकीरही नाही. 

मी कवी किंवा साहित्यिक होईन असा माझ्या घराण्याचा इतिहास नाही. 
तशी आमच्या घराण्याची परंपराही नाही. तसे पोषक वातावरणही नव्हते. 
इतकेच नव्हे तर वडिलाना अक्षरांची असलेली जुजबी ओळख सोडली तर 
स्या अक्षरांचे देणेही घराण्यात कुणाला लाभलं नाही. (संस्कृतीने लाभू दिले 
नाही.) समोर होता प्रचंड काळोख. भारतीय समाजव्यवस्थेने, संस्कृतीने 
पेरलेला अगम्य काळोख. अगम्य काळोख अश्यासाठी म्हणतो की 
काळोखालाही प्रकाशाचा एक वेध असतो. वरदान असते. 'महार' जातीचा 
शिक्का कपाळावर मारून समाजव्यवस्थेने आधीचं आम्हाला गांवकुसाबाहेर 


शापित सूर्य - सतरा 


बहिष्कृत केलेले. त्यामुळे आमच्या बाबतीत, विशेषतः माझ्या बाबतीत 
याचीही शक्‍यता नव्हती. सातवी-आठवी शिकून शाळेतून बंद झालो असतो 
तर राखीव जाग्यामधून (आता जशी हस्तकारागिराची नोकरी मिळाली 
तशीच) एखादी शिपायाची नोकरी मिळाली असतीही, पण मी कवी किंवा 
साहित्यिक झालो असतो की नाही याची शंका आहे. पण आई-वडिलानी 
आपल्या ताकदीने मॅट्रीकपर्यंत तरी मला रेटीत नेले. नवनवीन कपडयांचे वास 
मला ह्या वयात फारसे घेता आलेच नाहीत, पण आईने गावातून विशेषतः 
खिश्चन बांधवाकडून मागून आणलेल्या बऱ्याचश्या जुन्या-पुराण्या कपडयावर 
माझे शिक्षण अबकड करू लागले असे मी म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे 
कुणाला वाटू नये! त्यामुळे मला वाचनाचा आणि नंतर पुस्तकांच्या संगतीचा, 
सहचराचा लाभ झाला. मी शब्द जोखू लागलो. मोकू लागलो. 

शाळेत आंबेडकर दहा-पंधरा वर्षापूर्वीच का? कुठल्याही शाळेत आताही 
तो कुठे नसतो! त्यामुळे आमच्या शाळेत तो मला काही खऱया अर्थाने कळला 
नाही. तो कळला नंतर आणि माझा मीच साहित्यिक म्हणून किंवा आता जो 
जसा कोणी आहे तसा घडत जाण्यास माझ्या अंतर्मनाचा म्हणून जसा फार 
मोठा वाटा आहे तसा तो नंतर कळलेल्या आंबेडकरी प्रगल्भ जाणीवेचाही. ज्या 
हायस्कूलमध्ये माझे शिक्षण झाले त्या मान्द्रे हायस्कूलच्या ग्रंथालयाचाही 
माझ्यावर इष्ट परिणाम झाला होता. म्हणूनच अक्षराला अनभिज्ञ असलेला, 
शिक्षणाचा गंधही नसलेला आमच्या घराण्याचा वंश माझ्या रुपाने शब्दाशीच 
खेळू लागला. अन्यथा बहिणाबाईप्रमाणे माझी प्रतिभा (असलेली की नसलेली 
कोण जाणे |) काही बाहेर उसंडी मारून येऊ शकली असती की नाही हे 
काही मला सांगता येणं शक्य नाही. 

प्रत्येकाचा निर्मितीक्षम आनंद हा वर्णन करण्यापलिकडचा असतो. माझ्या 
निर्मितीचे मला पूर्वी फार अप्रूप वाटे. माझ्या कविता छापून याव्यात, त्याचे 
कौतूक व्हावे असे फार वाटे. त्यामुळे मला साहित्यिक म्हणून बघणाऱ्यांच्या 
कळपात त्यावेळी मी कळत नकळत सहज शिरलो. प्रसिध्दीसाठी कुणाची 
हांजी हांजी केली नसली तरी छोट्या-मोठ्या गोव्यातील साहित्यिक 
मेळाव्यातून वावरलो. तिथे कविता वाचल्या. पण मुद्दाम कविता 
वर्तमानपत्रातून किंवा नियतकालिकातून छापण्यासाठी कुणाच्या ओळखी 
पाळखी काढल्या नाहीत. तशी लाचारीही केली नाही. त्यामुळे माझी कवितेची 
स्वतंत्र ओळख तशी रसिकाना झालीच नाही. स्वतंत्ररीत्या एक-दोन कविता 


शापित सूर्य - अठरा 


वर्तमानपत्राना पाठवूनही त्या काही छापून आल्या नाहीत. त्यावेळी मी 
निराशही झालो. माझी कविता कदाचित 'कविताच' नसेल म्हणून छापली 
गेली नसेल असा अनुरुप अर्थ काढून माझा मीच खजीलही झालो. 

पण त्यानंतर आंबेडकर समजण्याने अचानक जाग्या झालेल्या माझ्या 
प्रगल्भ जाणीवेने मला सावरले आणि माझ्या ताकदीची मला पूर्ण कल्पना 
आली. माझ्या स्वाभिमान जागृत झाला आणि मी मलाच पारखत गेलो. विचार 
करीत गेलो. प्रसिध्दीमागे धावणं हे काही खरे नाही याची जाणीव होऊन सर्व 
प्रस्थापित संबंध मी कळत-नकळत दूर करीत गेलो. कधी त्या शक्तीची 
दांभिकता कळल्यामुळे. कधी त्यांच्या विचारांशी न पटण्यामुळे. आजही अशा 
सर्वच कळपशक्तीपासून मी पूर्ण अलिप्त आहे. तरीही माझ्या कार्यक्षेत्रात 
सक्रीय आहे. 

इतक्या एकाकी अवस्थेत असतानाच माझे जिवलग मित्र प्राध्यापक विश्राम 
गुप्ते यानी माझ्या कविता वाचून काढल्या आणि हा कविता संग्रह आम्ही सर्व 
मित्रानी मिळून प्रकाशित करायचाच असा इतर कोणाही मित्राना न विचारता 
निर्णय घेऊनही टाकला. त्यापूर्वी माझ्या कवितांची आणि व्यक्तीमत्वाचीही 
पूरी ओळख दुसरे माझे परममित्र आयुष्यमान नंदकुमार कामत याना होती. 
विश्रामने अँड. सतीश सोनक आणि नंदकुमार कामत यांच्यापुढे हा प्रस्ताव 
मांडला आणि या कल्पनेला जणू पाय फुटले. या कल्पनेला अक्षरबध्द 
करण्याची जबाबदारी दुसरे एक मित्र आयुष्यमान दिलीप बोरकर यानी 
स्वीकारली आणि आपल्या अगस्ती प्रकाशनतर्फे दुसरे पुस्तक माझे येईल असे 
आपल्या पुस्तकांच्या प्रकाशन सोहळ्यात जाहीरही करून टाकले. इतकेच नव्हे 
तर अत्यंत संवेदनशील, प्रसिध्दी पराङमूख आणि 'मुडी' असलेल्या हर्षदा 
सोनकने या काव्यसंग्रहाचे समर्पक मुखपृष्ठ काढून माझ्या आनंदात आणखी 
चैतन्य फुलविले आहे. या माझ्या सर्व मित्रांचे मी आभार मानणे त्याना 
रुचणारे नाही; पण माझ्या या पहिल्या पुस्तकासंबंधीचे त्यांचे अधिकार 
वादातीत आहेत. 

प्रथम मला परिचित नसलेले महाराष्ट्राच्या देवगड तालुक्यातील पुरळ 
गावचे एक युवक आयु. प्रविण पुरळकर हे गेल्या वर्षी आमच्या सहज म्हणून 
घरी आले आणि माझे मित्र बनून गेले. त्यांच्या स्वभावाप्रमाणेच सुंदर 
असलेल्या त्यांच्या हस्ताक्षरात या कवितासंग्रहाचे हस्तलिखित तयार झाले 
आहे. गुरुवर्य प्रा. रविन्द्र घवी यानी आपला अमूल्य वेळ खर्च करून या 


शापित सूर्य - एकोणीस 


काव्यसंग्रहाचे हस्तलिखित व्याकरणदृष्ट्या तपासले त्यांचाही मी आभारी आहे. 
आजच्या मराठी कवितेला विशेषतः प्रस्थापित मराठी कवितेला ज्यानी आपल्या 
प्रतिभाशैलीने एक सुरेख वळण देऊन कवितासुध्दा श्रमशोषितांचा आरसा बनू 
शकते हे दाखवून दिले ते आयुष्यमान नारायण सुर्वे यानी त्याना अजिबात वेळ 
नसतानाही माझ्या काव्यसंग्रहावर प्रस्तावनेच्या स्वरुपात टिका-टिपणी केली 
यासाठी मी त्यांचाही अत्यंत क्रणी आहे. मलपृष्ठावरील माझा वेगळ्या 
भावमुद्रेतील सुरेख फोटो टिपणारे माझे चित्रकार मित्र डॉ. सुबोध केरकर 
यांचाही आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. 

माझ्या STMT गांवढळ व्यक्तीमत्वाचा आणि सडेतोड लेखनाचा ज्यानी 
प्रथम परिचय गोव्यातील वाचकाना घडवून मला प्रकाशात आणले. शिवाय 
ज्यानी माझ्याशी मुंबईत असूनही वडिलकीच्या नात्याचे संबंध कायम राखले. 
ते दै. गोमन्तकचे माजी आणि दै. लोकसत्ताचे विद्यमान संपादक आयुष्यमान 
माधव गडकरी यांचाही या पहिल्या पुस्तकाच्या निमित्ताने अत्यंत आदराने 
उल्लेख करावा लागेल. 

आनंदात आणि संकटातही जे माझ्या पाठिशी सतत राहिले आणि ज्यानी 
हा काव्यसंग्रह प्रकाशित कर कर म्हणून सतत माझ्या पाठीमागे घोषा लावला 
ते माझे परममित्र रामदास सातार्डेकर आणि गोव्यातील आंबेडकरी 
चळवळीतील अन्य सहकारी यांचाही याप्रसंगी खास उल्लेख केल्याशिवाय मला 
पुढे जाता येणार नाही. 

यात जे काही न्यून राहिले असेल ते सर्वस्वी माझे. बाकीचे सर्व अधिक 
माझ्या चाहत्यांचे | सहकाऱ्यांचे |! 

हे वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष. आतापर्यंत 
ललितलेखन, कविता, कथा, वैचारिक लेखन, स्तंभलेखन स्फूट लेखन, 
गोव्यातील दलितांच्या परिस्थितीचा वेध घेणारे सलग लेखन आदी विभिन्न 
प्रकाराची साहित्यनिर्मिती माझ्याकडून गेल्या दहा वर्षात झाली. पण 
जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या एकाकीपणाने या साहित्याच्या प्रकाशनासंबंधी 
गोव्यात तसे स्त्रोत असूनही काही लागेबंध मुद्दाम म्हणून जुळवले नाहीत. 
यामुळे गोव्यातून कुणी यासंबंधाने पुढाकार घेतला नाही. महाराष्ट्रात 
प्रकाशनासंबंधी अनेक चोखंदळ आणि उपक्रमशील प्रकाशक असूनही 
त्यांच्याशी ओळखी-पाळखी, संपर्क नसल्याने झाकली मूठ' अशीच माझी 
स्थिती कायम राहिली. बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने निदान यामधून . 


शापित सूर्य - वीस 


एकातरी साहित्य प्रकाराचे माझे पुस्तक प्रकाशित व्हावे अशी माझी तीव्र इच्छा 
होती. ती या काव्यसंग्रहाच्या प्रकाशनाने काही अंशी फलद्रूप होत आहे. माझा 
हा आनंद म्हणजे कॅक्टस्च्या झाडानी मोहरण्यासारखाच आहे | 

यातील तीन-चार कविता दै. नवप्रभामधून हल्ली प्रकाशित केल्या गेल्या 
त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. शिवाय आंबेडकरी विचार आणि 
चळवळीसंबंधातले लिखाण नवप्रभाचे विद्यमान संपादक आयु. सुरेश वाळवे 
यानी जाणीवपूर्वक प्रसिध्द केले आहे याची नोंद घेतली पाहिजे. 

जयभारत ! जयभीम !! 


दादू भिसाजी मान्द्रेकर 
८५ ३ आम्रपाली, 
मधलामाज, ATS, 
गोवा. ४०३५२७ 


शापित सूर्य - एकवीस 





पुस्तकी खुणा 


सारे भारतीय माझे बांधव 


आहेत 
ठीक ! 
पण मी त्यांचा आहे का? 


सडून कुजून ठेवलेल्या उंदराइतकेच 


माझे इथले अस्तित्व 
आहे त्यांच्या लेखी 
एकेक गल्लत कशी 
भाल्यासारखी काळजात 
घुसते आहे 

शेवटी या पुस्तकातल्या 
खुणा आहेत 

पुस्तकातच करायच्या 
खर्‍या खुणा करण्यासाठी 
काळजं चिरावी लागतात 
शिळेवर आलेख 

कोरावा तशी. 


शापित सूर्य = २२ 


आई 


अनंत वादळं झेलीत 
मेणबत्तीगत जळणारी आई | 
संस्कृती सोडचिठ्ठीच्या हादन्याने : 
गळून पडली | 
दंवाच्या थेंबासारखी _ 

मी निश्चल असतो 

मेरू पर्वतागत 

माझ्या निर्णयाने 

आकाश कोसळावे 

तसे तिच्या डोळ्यातून पाझरणारे 
अश्रूंचे कढ 

भिजवत जातात माझ्या प्रज्ञेला 

नदीत STADIA दगडासारखे 
तिच्या कडेवरच्या 

जुलूम आणि गुलामीचं 

प्रतिक बनून राहिलेल्या सुपात 
संस्कृतीचं कलेवर 

गावातून मागून आणलेल्या 

उष्ट्या - खरकट्यावरचे कफन 

दूर करीत 

'शेळे गोटे” होते 

आणि चार दिवस 

गरम करून खाल्लेल्या 

त्या अन्नाची सणक | 

माझे मस्तक विदीर्ण करीत जाते 
बारुद घालून फोडलेल्या कातळाप्रमाणे 
मी बुध्द होतो ही खबर 

तिचे हृदय आणखी चिंधडया करते 





शापित सूर्य - २४ 


तडकलेल्या काचेसारखी 

'हिंदू धर्मान काय वायट केलां आमचां ?' 

` तिच्या या भाबडया प्रश्नाला 

मी उत्तर न देता 

तिला विचारतो 

तुझ्या कडेवर सुपाऐवजी 

त्यात टाकलेल्या सुडक्याऐवजी 

पुस्तकांचा गठ्ठा का आला नाही? 

म्हारीण' म्हणून गावात दारोदार हिंडण्याऐवजी 
मास्तरीण बनून शाळेत शिकण्याचे भाग्य 
तुला का लाभले नाही? 

फाटक्या लुगडयांनी हजार ठिकाणी फाटलेली 
तुझी आभाळभर लाज 

मनमोर होऊन 

कधी अंगभर रेशमी चंद्रकळा का नेसली नाही? 
अनेक हातांच्या, तोडांच्या देव-देवतानी 
तुझ्या कर्तबगारीसाठी 

पंतप्रधानपदाचे सिंहासन खाली करण्यास 
चमत्कार का केले नाहीत? 

आपली शस्त्रे का चालवली नाहीत? 

मी भट-बामण का झालो नाही? 

आणि बोल आई 

गावातील एखादया तरी स्त्रीने 

आपल्या माजघरात बसवून 

तुझ्या तहानलेल्या दरिद्री, अस्पृश्य ओठाना 
पाण्याचा प्याला का लावला नाही? 

माझे तलवारीच्या धारेसारखे शब्द 

तिचे पोसलेले भ्रम 

कापीत जातात एका दमात 

निःशस्त्र सैनिकाना कापून काढावेत तसे 
ती मला विचारते - 


शापित सूर्य = २५ 


'बुध्द काय आसता?' 

मी तिला म्हणतो - 

बुध्दामुळे आंबेडकर तयार होतो 
आंबेडकर संविधान तयार करतो 
संविधान माणासाना दर्जा देते 

दर्जा तुझ्या मुलाला 

कवी बनवतो 

आंबेडकर नावाशिवाय 

तिला बरेच काही कळत नसते 
तरीही तिच्या वेदनेने 

आक्रोशलेल्या चेहऱ्यावर 
पहाटफुटीचं उमलणं विस्तारत जाते 
मनावरचे मणमण ओझे उतरल्यागत 
आणि ती पुटपुटते - 

SASH बुध्द जालो 

आता तूय जा —— t 


शापित सूर्य - २६ 


माझ्यातला मी 


बाळंतपणाच्या 

ओल्या लक्तराँची उब घेऊन 
मी जन्मला आलो 

नागडा 

आता नेसलो आहे 

अंगभर 

माझ्याबरोबरचे कित्येकजण 
अजूनही नागडेच फिरतात 

या उघडया डोळ्यांनी 

मी न्याहाळतो 

त्यांची गुबगुबीत शरीरे 

काळी किंवा गोरी 

केव्हा केव्हा मनात येते 

या रसरशीत बुब्बुळात 

तप्त लाल सळ्या खुपसाव्यात 
माझी वस्त्रे त्यांच्या अंगावर भिरकावित 
आणि द्यावे स्वतःला झोकून 
निःस्वार्थ त्यागाच्या खोल गर्तेत 
पण मी नागवा होईन 

ही भीती माझ्यातल्या ‘AY ला 
मागे खेचते 

म्हणून मी गप्प बसतो 

बघुनही न बघितल्यासारखे 
करतो 

आणि त्याना टाळीत 

मार्ग बदलतो 


शापित सूर्य - २७ 


श्रावण महिन्याची कविता 


आई वडिलांची कावड खांदयावरून 
वाहिलेल्या श्रावणासारखीच 

इथल्या संस्कृतीच्या कावडी 

आम्ही आमच्या खांद्या खांद्यावरून 

वहात आहोत 

छाती छातीवर दडपणाचे , 

पेरलेले सुरूंग पदकाप्रमाणे पेलीत 

आम्ही त्या वहात आहोत; पण 

श्रावणाच्या नावाने उपास तापास करणाऱया 
व्रत वैकल्ये करणाऱ्या 

या 'सुसंस्कृत' माणसांची 

रात रात जागवणारी 

भजने काही संपत नाहीत 

आमच्या 'असंस्कृत' रक्ताच्या परवाली 
यांच्या सिमेंट काँक्रीटच्या बिल्डीगवर, देवळावर 
रिकाम्या होऊन, देवळे, बंगले उभे झाले तरी 
यांचा टाळकुटेपणा काही संपत नाही 
पखाली सारखी पोटे होऊन 

आमच्या पोरां बाळांचे भुकेने 

बळी गेले तरी 

यांचे व्रत उपास काही थांबत नाहीत. 
श्रावण झडीच्या सरी 

आभाळ फाटल्यासारख्या 

कोसळू लागल्या की 

उन्हाळ्याचे आठ महिने थोपवून धरलेली 
या देशातील पन्नास कोटी जनतेच्या 
नागडया झोपडया-झोपडयांची माणूसकी 
धार लागल्यागत गळू लागते 

नि झोपडयांची ओलिचिंब जमिन 


शापित सूर्य - २८ 


गळू आल्यासारखी तटतटून फुगू लागते 
तरी मातीचे नाग आणि हत्तीची सोंडे 
संस्कृतीच्या नावाखाली 

या देशातील घराघरातून पुजली जातात 
नेमका दरवर्षी याचवेळी 

आम्ही स्वतंत्र झाल्याची सुवार्ता घेऊन 
पंधरा ऑगस्ट येतो 

धर्माच्या नावाखाली 

माणसांचे गळे कापले जात असले तरी 
सर्वधर्मसमभावाचा 

गरीबांना निवास, पोटभर घास मिळण्याचा 
तो बावटा दाखवितो 

नि पोटात धस्स होऊन 

छातीवर अधिक सुरुंग पेरल्याची 

भावना निर्माण होते 

तेव्हा खरेच वाटते - 

आपण नेहमीसारखे 

आयुष्याचे अंथरुण पसरून 

बेडकागत पाऊस पांघरून झोपलेले बरे !... 


शापित सूर्य - २९ 


कुरुक्षेत्र 


तुम्हीच छाटलेल्या 

असंख्य एकलव्यांचे अंगठे 

आज तुमच्या उरावर 

बाण रोखून 

उभे आहेत 

आता युध्द अटळ आहे! 
धनुर्विद्येत पारंगत असलेल्या 

त्या तुमच्या पार्थाला बोलवा 
रणांगणावर गीता ऐकवणार्‍्या 
त्या कृष्णाला आणा 

कृष्णवर्णीय कृष्णाचा वर्णभेद 
तुम्हाला आता डसला नाही काय? 
धर्माची आणि नीतीची 

महती गाणाऱ्या त्या 
युधिष्ठीराला बोलवा 

कर्णाला मरणप्राय कळा सोशीत 
जन्म देणाऱ्या 

आणिः नंतर निर्दयपणे 

त्याला पाण्यात सोडून देणाऱ्या 

` त्या कैदाशीण कुंतीला बोलवा 
मातृत्व प्रसवणारी ती 

इतर मातांसारखीच एक. 

` माता आहे ना? 

मग पोटच्या गोळ्याला तिने 

* पाण्यात सोडून का द्यावं? 

भरं सभेत सूतपूत्र' म्हणून कर्णाला 
हिणवणाऱ्या त्या द्रौपदीला आणा 
तिने 'त्या' पाच पांडवाकडून 


` शापित सूर्य = ३° 


पूर्ती केली ती स्वतःत दडलेल्या 
कामवासनेची ना? 
मग ही पूर्ती करण्यास 
कर्ण काय नामर्द होता? 
आर्यांच्या आर्यवर्तात वंशदीप 
म्हणून मिरवून 
शेवटी शरशय्येवर मरण भोगणाऱ्या 
त्या भिष्माला बोलवा 
आणि सर्वात शेवटी आणा 
स्वतःला गुरु म्हणवून घेऊन 
शिष्याचा अंगठा दक्षिणा म्हणून 
स्वीकारणाऱ्या त्या द्रोणाला 
या सर्वांना या कुरुक्षेत्रावर 
उभे करून मला जाब विचारायचा - 
शेवटी माणसाचं माणसाकडे 
नातं काय ते? 
तरीपण युध्द अटळ आहे - 
एकलव्यासारख्या पुरुषी पुरुषार्थ 
नाकारणाऱ्या द्रोणादी योध्दयानाच 
या रणात उभे करू नका 
तर-- ` 
माणूसकी नाकारणाऱ्या त्या 
कुंती-द्रोपदीलाही इथे 
खेचून आणा 
कौरवांनी द्रौपदीची वस्त्रफेड 
करताना तिला खेचले तसे! 
मानवतेच्या अस्मितेला काळीमा 
फासणाऱ्या त्यांच्या प्रत्येक 
कृतीची त्यांना जाणीव झाल्यानंतर 
शेवटी दयावं त्यांच्यावर 
सोडून हे FACT 





शापित सूर्य - ३१ 


या लांडया अंगठ्यानेच 

धनुर्विद्या आणि युध्द तीती 

तर आम्ही आता 

द्रोणासारख्या विश्वासघातकी 
गुरुशिवाय आत्मसात केलीच आहे -- 
आता युध्द अटळ आहे | 


शापित सूर्य - ३२ 





शहर सापडले 


बरे झाले 

शहर सापडले 

३५०० वर्षापूर्वी बुडालेली द्वारका नगरी 

म्हणे समुद्रतळाशी सापडली 

हे खूप बरे झाले 

आता सोळा सहस्त्र बायकांचे 

संदर्भ शोधता येतील 

पांडवांची नगरी शोधता येईल 

कुरुक्षेत्र शोधता येईल 

त्यावर अठरा दिवस चाललेल्या महायुध्दातील 
रक्‍ताळले अवशेष शोधता येतील 
महाभारतच सापडू लागले 

म्हणजे सारे ग्रंथपान झालेले 

देवही सापडू लागतील 

आणि मग त्यांची प्राणप्रतिष्ठापना 
संस्कृतीच्या नावाखाली 

दीन दुबळ्यांच्या घरात करता येईल 

त्यांना स्वतःचे पोटही पुरेसे भरता येत 

नसले तरी त्यांच्यावर या देवांची वर्षभर 
होणारी षोडशोपचारांची सांगड याद्वारे घालता येईल 
या शोधाच्या अनुषंगाने देवादिकांची 

शस्त्रेही मिळू लागली म्हणजे 

ती समोर निशःस्त्र आणि निःशब्द 

केलेल्या दीन-दलित जनतेवर चालवता येतील 
म्हणून म्हणतो 

बरे झाले हे एकदा शहर सापडले 
भौतिकवादाचे सिध्दांत मांडलेले 

चार्वाक, कणाद आणि गौतमबुध्दाच्या 
तत्वज्ञानाचीही इथे या देवत्वापायी 


शापित सूर्य - ३३ 


हत्याच झाली 

या सृष्टीत देवच नसून 

सारे भौदिकवादावरच आधारलेले आहे 

हे सांगणाऱ्या चार्वाकाला 

द्वारका उभारणाऱ्यानी सुळावर चढविले 
तरी त्याची येशू खिस्तासारखी दखल 

इथे घेतली गेली नाही 

म्हणून म्हणतो 

देवाचे शहर सापडले 

हे खूप बरे झाले 

आता देवांचा अधिक संचार सुरु झाला की 
सांगता येईल 

हे जग चराचर आत्म्यापासून 

त्याने निर्माण केलेल्या ब्रह्म्यापासून 
त्याच्या तोंडापासून, बाहूपासून, पोटापासून, 
मांडयापासून निर्माण झाले 

हे सांगता येईल 

मग द्वारका बुडाली कशी 

असा प्रश्‍न निर्माण होईल 

त्यावर बहुजनांनी, शुद्रांनी 

गतजन्मी खूप पाप केले 

म्हणून परमात्म्याने अशी जगबुडती आणली 
असा युक्तीवाद करता येईल 

म्हणून म्हणतो 

हे शर सापडले हे बरे झाले 

आता कुठेतरी अडगळीत पडलेले 

कृष्णाचे सुदर्शन चक्र हुडका 

गरीबांचे गळे घोटणाऱ्या नरकासुरांचे, 
काळाबाजार करणाऱया जरासंधांचे, 
आयाबहिणीची वस्त्रफेड करणाऱ्या दुःशासनांचे 
शिरच्छेद करायला ही अस्त्रे बरी पडतील 


शापित सूर्य - ३४ 


या असुरांनी हातावर चिरमिरी ठेवली तर 

तीच अस्त्रे हिदू संस्कृतीने 

आतापर्यंत वापरलेल्या सारखीच 

बहुजनांवरही वारेमाप वापरता येतील 

म्हणून म्हणतो 

त्रिशूळ बघा, वज्र, धनुष्य, ब्रह्मास्त्र शोधा 
चमत्कार, कुट नीती, युध्द, वर्ण, जाती, शस्त्र प्रमाण मानणाऱ्या 
या संस्कृतीचीच आज या देशाला गरज आहे 
म्हणून म्हणतो 

शहर सापडले हे बरे झाले 

याच देशात जनन्मलेल्या | 

गौतमबुध्द, चार्वाक, कणाद, महावीर, वर्धमान 
यांच्या कबरी खोदल्या तरी 

त्यातून ज्ञानाची, नीतीची, समानतेची 
शांतीची आणि भौतिक 'उद्बोधनाची पाखरे 
भराभर उडतील 

पण सत्याचा अपलापच करायचा म्हटला की 
अशी मुद्दाम गाडली गेलेली शहरे सोडून 

न दिसणारी शहरे पाण्याखालूनही मुद्दाम हुडकून 
काढण्याचा प्रयत्न करावा लागतो 
अन्यथाकणादचा तत्वग्रंथ हा देश सोडून 
दुसऱया खंडात सापडण्याचे प्रयोजन काय होते? 
म्हणून म्हणतो 

द्वारका सापडली हे खूप बरे झाले 

अजून प्रयत्न केला तर 

देवाना अमरत्वाची संजिवनी 

देणाऱ्या अमृतकुंभाची स्वर्गनगरी सापडेल 

मग हे भारतवर्ष 

चमत्कारांनी भरलेले राहील 

आम्हालाही देवावर भरीभार घालून 

हातातला कार्यभार सोडून 


शापित सूर्य - २५ 


भजन किर्तनात दंग होता येईल 
म्हणून म्हणतो 

शहर सापडले 

हे बरे झाले, 

खूप बरे झाले 


शापित सूर्य - ३६ 


i de 


कळस 


पायऱ्या पायऱ्यांच्या फळकुटावर 
रांगेत उभे राहून 

सिमेंट काँक्रीटच्या परवाली 

तख्त पोशीवर ओतताना 

हडकुळे शरीर, सुस्त झाले 

थोडे मस्त झाले 

काविळ झाल्यासारखी 

कधी भोवळ आली 

नि बिल्डिंगच्या भिंती 

गरोदर व्हाव्यात तशा 

आकार घेऊ लागल्या 

तेव्हा कळले 

आपले पोटही आता 

बाळसेदार, होऊ लागले बिल्डिंगसारखे 
आपण पोटूशी राहिलेय 

आता डोहाळ्यांचे मांड नकोत 
दिवसांचे खाडे नकोत 

आपण बाळासासाठी पिसले पाहिजे 
अधिक कंबर कसली पाहिजे 
आपले बाळंतपण हॉस्पीटलात न झाले 
म्हणून काय झाले? 

कुठल्यातरी झुडूपाच्या आडोशाला 


रस्त्याच्या कडेला होते हे काय कमी आहे? 


तान्हुल्याची चाहुल 

ओठात काय, पोटात काय, 
सगळीकडे सारखीच 
त्याला दूध पाहिजे 

तीट पाहिजे 

तोबरं पाहिजे 


शापित सूर्य - ३७ 


म्हणून परवालीचे निःश्वासही न तोलता 
परवालीच्या. परवाली बिल्डिंगवर 
ओतत राहिले 

भिंतीत चिणून morar खडीचा 
आवाजच दाबून ठेवल्यागत 
परवालींच्या परवाली उपडया केल्या 
स्वतःच्या हृदयाचे रणकंदन न ऐकता 
आता मजल दरमजल करीत 
बिल्डिंगचा कळसही चढू लागलाय 
शोषण वाढल्यागत 

नि वर कंत्राटदार 

उगाच हॉर्न वाजवित राहावा 

तसा किंचाळू लागलाय- 

'उठाओ, जल्दी करो, फेको चे आवाज 
मनावर, शरीरावर वळ उठल्यागत 

उठू लागलेत 

तिकडे बिल्डिंगवर कळस नी 

इकडे माझ्या पोटावर कळस 

नक्षी कोरावी तसा . 

उतरत होता 

लबाड आत ढुशी देत होता 

लाथा मारत होता 

तीळ तीळ दुसऱ्यासाठी झटणाऱ्या जगाचा 
उगाच अभिमन्यूसारखा कानोसा घेत होता 
माझा बाळ तो --- 

त्याच्यासाठी असाच 

निवास पाहिजे .... ? 

पण नसला म्हणून काय झाले? 

आम्ही रस्त्याच्या कडेला छावण्या 
उभारतो हे काय कमी झाले? 

तो असाच मोठा होईल 


शापित सूर्य - ३८ 


क्ल 


कुठे तरी मजूर होईल 

असेच बिल्डिंगवर काँक्रिट ओतेल 

त्यामुळे एखादयाचा कळसही उभा राहिल 
आणि मग.... ? 

अरे पण हे काय 

मला चक्कर येतेय 

भोवळ येतेय 

उन्हाने की थकव्याने ? 

डोहाळ्याने की पोटाच्या ओझ्याने? 

माझे डोळे मिटलेत 

शुध्दीत आले त्यावेळी कळते ते सारे सिमेंटयासारखे 
काँक्रिटसारखे, थडग्यागत उभारलेल्या बिल्डिंगसारखे 
निःस्तब्ध, निश्चल, निर्जिव 

भारलेल्या पोटाने 

भरलेल्या धमेल्यासह 

मी पडले होते वरुन नी 

माझ्या पोटातला गोळा...? 

तो तर कधीच 

गेला होता मातीमोल होऊन 

मिश्रण झालेल्या सिमेंट काँक्रीटगत 

आता हा सारा इतिहास 

आमच्या पुर्वजासारखाच पचवून 

मी उभी आहे 

पोटासाठी 

दुसरा कळस उभारण्याच्या शोधात 


शापित सूर्य - ३९ 


अभिवादन 


मानवमुक्तीचे पहाड कोरणारे शांतीदूत 
कुशिनारा - लुंबिनीची 

शांतीवने फुलवित जातात 

पेरीत जातात कधी अजिंठा, वेरुळ 
कधी घरातील हौदाचा काळीजस्पर्श 
कधी महाड तळ्याचा अस्मितादर्श 

तर कधी नागभूमीतील 

दीक्षाभूमीचा इतिहासवज्ज 

झळझळीत ललाट 

आणि आफ्रिकेतील वर्णविद्वेषाचा 
काळीजकठोर तुरुंग 

झडू लागतो मानवमुक्तीची गीते गात 
तेव्हा एक मंडेला कण कण झिजू लागतो 
अंधारगुहांच्या मनामनामध्ये 

क्षण क्षण रुजू लागतो - 


शापित सूर्य - ४० 





z बुडाला बसणारे हादरे 
त्यांच्या मनावर वळ होऊन उठतात 
तोवरच काळजाला हात घाला 

नाहीतर तुमच्या शिल्लक लंगोटीलाही 
त्यांचा हात जेता म्हणून पोचेल 
आणि मग पुढचा सारा जन्म 

तुम्हाला नागवा काढावा लागेल 
पहिल्यासारखा 

पराजित होऊन 


शापित सूर्य - ४१ 


तो दिवस 


दिवस मावळल्यासारखा तो एकदा 
उदास हसला 

मी त्याला विचारले 

‘ST STATA? 

तो म्हणाला — 

''आतापर्यंत मी ह्या संस्कृतीत 
संस्कृतीलाच रडत दिवस काढलेत 
उकिरडा फुंकीत पोट भरले 
कधीतरी तो दिवस येईल म्हणून 
मनाची बंडखोरी लाथाडून 

बायको मुलीचं अंथरुण 

या संस्कृतीला वापरु दिलं डोळ्यादेखत 
कधीतरी तो दिवस येईल म्हणून 
हल्ली या संस्कृतीत 

शिक्षण नावाचे बांडगूळ 

फार जोमाने फोफावते आहे 
त्याकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष करून 
दुधाळ ओठांच्या पोराबाळांची 
कोवळी शरीरे 

या संस्कृतीला जुंपली घाण्यासारखी 
कधीतरी तो दिवस येईल म्हणून 
कचऱ्याच्या, कागदांच्या कपटयांच्या 
झोपडीत रहाणे 

हा काही गुन्हा नसतो 

घाणीत टाकलेले अन्न निवडून खाणे 
हाही काही गुन्हा नसतो 

म्हणून त्याच झोपडीची कास धरीत 
तेच अन्न खात राहिलो . 

कधीतरी तो दिवस येईल म्हणून 


शापित सूर्य - ४२ 










गा संस्कृतीला साफ राखण्यासाठी 

कृतीच्या हगीचे टोपले 

यावरून संस्कृती वाहिल्यागत वहात 
राहिलो 

गीतरी तो दिवस येईल म्हणून 

पण आता 

आशेचा दिवसच मावळत चाललाय 

झोपडपट्टी वाढत चालल्यासारखा 

E. रडण्याऐवजी 

माझं हसणंच 

प्रगल्भ होतं चाललय 

भयाण भेसूर रात्रीसारखं...'' 

कुणीतरी माझ्या मागून पुटपुटत होता 

ऐ ss त्याचं काही ऐकू नका 

त्याला वेड लागले आहे... 

त्याला वेड लागले आहे... 


शापित सूर्य - ४३ 


गर्भपात करायचा आहे... 


इथली माणसं 

सामुहिक बलात्कार करतात शरीरावर 
नि मनावरसुध्दा 

आणि सारे चूप बसतात 

पौरुष हरवल्यागत 

आमच्या आया-बहिणींचे 

पडक्या अवशेषासारखे 

भकास उदास चेहरे 

इतिहासाचे दाखले देत 

वाचित असतात तुमचे 

या देशाला कलंकित ठरलेले 
बलात्कारीत पौरुषत्व 

अब्रुचे सुरुंग ठसठसताहेत 

मना मनामध्ये गळूसारखे 

दिवसभर सारे शरीर 

हवेल्या बंगले 

उभारण्यासाठी वेचून 

रात्री पुन्हा गुरासारखे कळपानी येऊन 
शरीर लुटावे 

ही लोकशाही नव्हे 

ही भोगशाही आहे 

भोगशाही 

लोकहो, तुमच्या षंढपणाचा धिक्कार 
धिक्कार तुमच्या संस्कृतीचाही 
तुमच्या भेकड 

किडलेल्या बीजाचा वंश 

ह्या भूमीवर रुजू नये म्हणून 
तुमच्या बलात्कारीत वीर्यापासून 
राहिलेला हा गर्भ 


शापित सूर्य - ४४ 


आम्हाला आता पाडायचाय 


एक लोकशाहीवादी हॉस्पीटल 
खुले मिळेल का... ? 

एक लोकशाहीवादी स्मशान 
खुले मिळेल का? 


आम्हाला गर्भपात करायचाय... 


शापित सूर्य = ४५ 


बिनचेहस्याची माणसं 


या मातीच्या अस्मितेला 
ढोरासारखी कोंडणारी 

त्यांच्या नजरांची चिरेबंदी जरब 
आणि सामुदायिक बलात्कारासाठी 
वखवखलेल्या त्यांच्या 
जातीयवादी विखारी जिव्हा 

एका क्षणात माणसाना उठवतात 
आयुष्यातून 

मसणवटा उठवल्यागत 

इथली चेहरा हरवलेली माणसं 
ही ह्या रसायनातून तयार झाली आहेत 
आपणालाही चेहरा आहे 

अशी ज्यांची भावना आहे 

त्यांचे चेहरेही 

एका क्षणात विरघळविणारे 
रसायनसुध्दा या संस्कृतीत 

हल्ली मोप पिकतय 

म्हणून ते आग्या मोहोळ उठवा 
आणि स्वतःचा चेहरा 

गोंदवून घ्या स्वहस्ते 

क्रांतीकारक म्हणून 

इथे माणसे विटवण्याच्या 

त्याना नागवण्याच्या 

त्यांचे सर्वस्व शोषून घेण्याच्या 
चौकाचौकात लावलेल्या भट्ट्या 
आता उध्वस्त करायच्या आहेत 
लोकहो, आंबेडकरवादाचे 
शब्दसामर्थ्य हातात आहे 

तोपर्यंत तयार व्हा..... 


शापित सूर्य - ४६ 


[ त्या चारजणी 


गुराने रवंथ करीत डोठे मिटावेत 

तसे तिने फसफसत डोठे मिटले 

तेव्हा याचे तरारलेले तांबडे डोठे 

थोडे निवल्यासारखे झाले 

तोवर हा लूत लागलेल्या कुत्र्यासारखा 
संपला होता 

चोथा झालेले शरीर 

आणि चार बहिणी 

जुगार, सट्टा आणि दारू 

याला याच्यासारखे 

शरीर विकलेले भाऊ 

असा विस्तिर्ण कुटुंबाचा माळरान 

तिने मरताना 

याचा हडकुळा हात 

हातात घेऊन बजावले होते 

यांचा सांभाळ कर 

स्वतःचा हातही 

याच्या अल्कोहोलीक शरीराला तोलवेना 
तेव्हा चारही बहिणींच्या कौमार्याचा 
संस्कृतीने लिलाव केला होता 
प्रत्येकजणी मार्गी लागलेल्या होत्या... 
.... आता अनेक पुरुषांची वीर्ये झेलीत 
त्या गल्ला भरून 

यालाच शिंदळकीसाठी पैसा पुरवितात 
आणि हा उगाच 

पुरुषार्थ असल्यासारखा 

संस्कृतीचे गोडवे गातोय.... 


शापित सूर्य - ४७ 


प्रिये 


मी खडी खडी होऊन 
विरघळलेल्या डांबरी रस्त्यावर 
त्यावेळी तू भेटतेस 

बाग फुललेल्या चेहऱ्याने 
मुग्धपणे 

तू उभी 

चंद्रकोरी पावलानी 

धुळवड कोरीत 

वखवखत्या उन्हात 

सावळ्यांचे बीज बनून 

आरक्त झाल्यासारखी 

भर उन्हात डांबर ओघळल्यागत 
माझा चेहरा 

समाजव्यवस्थेचा नरकतूल्य 
भार वाहून थकलेला 

तरीही तुझा अट्टाहास ... 

मी तुझ्याकडे बोलावे, हसावे 
खिदळावे... 

भर पावसात झाडे हिरवीकंच होऊन 
लुसलुशीतपणे पालवतात 
मस्तपणे गारेगार होऊन 
पानभाराने झुकतात 

असा तुझा सोज्वळ विनय 
प्रेमाचे अर्थ मनाला शिकवित 
गटारगंगेसारखा गडद 

होत जातो... 

निचकलेल्या रस्त्यावरची 
खडानखडा पहारा देणारी खडी 
तुझ्या चंद्रधवल स्मीताची 


शापित सूर्य - ४८. 


चहाडी करतील 

अशी माझ्याच मनाला 

अनामिक भीती .... 

मेहंदीच्या लालीलाल लीलानी 

पुढे केलेल्या तुझ्या गोऱ्यापान हाताना 
माझ्या राठ हातांचे खडबडीत स्पर्श 
जखमांची मेहंदी कोरतील 

म्हणून मीच रेंगाळलो थोडावेळ 

... आमच्या झोपडया पालाडाना 
भीती असतात पत्र्याच्या... 

कधी कधी हागीनदरी कागदाच्या 
त्याना कान आणि डोळ्यांचीही . 
भोके असतात आरपार... 

केवळ प्रणयचेष्टा केली तरी 
पत्र्यांच्या भोकातून मैथून पाझरावे 
अश्या आमच्या कहाण्या 

हल्ली या भिंती 

वारंवार दुसऱ्याला सांगतात 
कधीतरी आमचीच काळजं 
पत्र्यांची करून 

मैथून सोडाच 

पण प्रणयचेष्टाही न करताच 

ती आम्ही केल्यागत समजतो 

तेथे तुझा असला गुलाबी चेहरा 
नेऊन मी काय करु ...? 

लेदर फोमच्या मऊशार गादीवरचा 
प्रणयगंध 

आणि आकाशसाक्षीने रस्त्याच्या कडाना 
धुळीत होणारे मैथून 

सखे सांग. 

यातील फरक मी तुला कसा सांगू ? 


शापित सूर्य - ४९ 


मी तुझ्यात असूनही नसल्यासारखा आहे 
तेव्हा तो पल्याड सिमेंट-काँक्रीटचा 
दुतर्फा बंगल्यानी सजलेला 

गाडया निवांत वहाणारा गुळगुळीत रस्ता 
तुझ्या ओळखीचा आहे का पहा - 

प्रिये .... 

या दात निचकलेल्या रस्त्याची शपथ 
तेथेच कुठेतरी रेंगाळणाऱ्या 

तुझ्याही बंगल्यात 

सजव एक उन्मादक, सुवासिक शेज 
उध्वस्त मनाने 

तुला न आवडणाऱ्या माणसासंग 

रत होण्यासाठी..... 


शापित सूर्य - ५० 


सती 


माझ्या आयानो, बायानो, बहिणीनो 
ऐका, कान फाडून ऐका 

जगभर क्रांती विज्ञानाच्या एकविसाव्या शतकाचे 
नगारे वाजत असताना 

माझ्या एका बहिणीला परवा 

भारत नावाच्या देशातील 

देवराल गावात सती दिली 

तेव्हा पुन्हा एकदा 

संस्कृतीची विकृती 

दात विचकावून हसावी 

तशी माझ्या प्रज्ञेला खिजवत 

हसत राहिली शिंदळकी सारखी 

आणि मला आठवला गौतमबुध्द 
आठवला ज्योतीबा सावित्री 

राजा राममोहन रॉय आठवला 

आणि सगळ्यात प्रकर्षाने सामोरा आला 
क्रांतीविज्ञान आणि लोकशाहीचे शस्त्र 
हातात घेऊन या बहिष्कृत भारतात 
मूकनायका सारखा उभा राहिलेला आंबेडकर 
ज्याने तुझ्या अभिव्यक्तीसाठी 

समान नागरी कायदा दिला. 
वारसाहक्कासाठी 

हिंदूकोड बील दिले 

आणि तुझ्या सर्वांगीण उत्यापनासाठी 
राज्यघटनेत विशेष हक्कही दिले 

तो लोक सभेत तुझ्यासाठी 

तुझ्याच संस्कृतीवाल्याबरोबर 
भीमगर्जना करून उठलेला 

आंबेडकर आठवला 


शापित सूर्य - ५१ 


रुपकुंवर सरणावरती जळत असताना 

हे सारे सुधारक ढळढळा रडत होते 
त्यांची सारी पुस्तके रडत होती 

रडत होते त्यांचे तत्वज्ञान 

तुझ्या अज्ञानासाठी भाकत होते 

आणि नेमकी त्याचवेळी तू 

तुला भोग्य आणि गुलाम ठेवलेल्या 
संस्कृतीचे रामायण 

टीव्हीवर बघण्यासाठी 

खुशाल गर्दी करीत होतीस 

हसत होतीस, रुसत होतीस 

अनेक बायकांच्या सहवासात वावरलेल्या 
रामाचे तू कौतुक करीत होतीस 

राम वनवासाला चालला 

म्हणून रडत होतीस 

सीतेला हरण करणाऱ्या रावणाची 

तू निर्भत्सना करीत होतीस 

शुर्पणखेची विटंबना 

ही तुझ्याही स्त्रीत्वाची विटंबना होती 

हे तुला कळले नाही 

रामायण केवळ या अपमानाचा सूड होता 
हे तुला कळले नाही 

तो एक सांस्कृतिक संघर्षाचा भाग होता 
हे तुला कळले नाही 

आणि म्हणूनच रावणच्या अशोक वनात 
सीता पवित्र आणि सुरक्षित राहिली 

हे तुला कळले नाही 

ती स्वर्गात असती तर... 

तर तुझ्या संस्कृतीतील देवानी 

कधीच तिला भ्रष्ट केली असती 

हेही तुला कळले नाही 


शापित सूर्य - ५२ 


तू रावणाला द्वेषाने 

असूर म्हणत राहिलीस 

सारी पापकर्मे करणाऱ्या रामाला 

भजत राहिलीस 

पातिव्रत्याने तेजाळलेल्या सीतेवर 

संशुय दाखविणार्‍या रामाला 

तू पूजत राहिलीस 

मातृत्वाच्या भाराने सुखावलेल्या सीतेला 
त्याने तेवढयाचसाठी 

घोर अरण्यात सोडले 

तरी तू त्याला भजत राहिलीस 

सीतेचं मातृत्व तुला तुझं वाटलं नाही 
तिच्या दास्यत्वाचं दुःख 

तुला तुझं वाटलं नाही 

या दास्यत्वाच्या छळाला कंटाळून 

शेवटी तिनं आत्मबलीदान केले 

तरी तुला तिची कणव आली नाही 

तू रामाचे गुणगान गात राहिलीस 
स्त्रीच्या दास्यत्वाच्या संस्कृतीला 

भजत राहिलीस 

म्हणून सीता काय किंवा रुपकुंवर काय 
ती जळाली किंवा मेली तरी 

तुझ्या सांस्कृतिक पिंडाला त्याची हानी काय? 
तुझ्या टीव्हीवर रामायणासारखे 

अन्याय्य संस्कृतीचे प्रदर्शन जोपर्यंत होत आहे 
तोपर्यंत तुझ्या दासत्वाचे भोगवादी नगारे 
सरकारी खर्चाने वाजत रहातील 

अनेक रुपकुंवर सती जात रहातील 
अनेक सीता पातिव्रत्याच्या षंढ कल्पनेने 
उध्वस्त होत रहातील 

आंबेडकर याचसाठी जळत होता 


शापित सूर्य - ५३ 


तुझ्या मुक्तीसाठी जगत होता 

तुझ्याचसाठी त्याच्या प्रज्ञेने शोधलेली 
संस्कृतीतील कोडी 

तुझ्या षंढ 'विद्वान' पुरुषाना 

सोडविता आली नाहीत म्हणून 

त्यानी आंबेडकरांच्या ग्रंथानाच आगी लावल्या 
तेव्हा 

आणि सरकार या शब्दाची व्याख्या केलेल्या 
सरकारसाठी आचारसंहिता तयार केलेल्या 
आंबेडकरांची प्रज्ञा 

सरकारनेच गाळावयाची ठरविली 

तेव्हाही तू रामायण बघता बघता 
आंबेडकरांचा पराजय झाल्यागत 

फिदी फिदी हसलीस शिंदळकीसारखीच 

नेमके त्याचवेळी 

रुपकुंवर सरणावरच्या ज्वालात 

तडफडताना बघून 

सारे जगही या संस्कृतीला 

तसेच फिदी फिदी हसले 

आणि मला रामाच्या पदस्पर्शाने 

पावन झालेल्या अहिल्येची कीव आली 

कीव आली या देशाची 

या संस्कृतीने गावकुसाबाहेर ठेवलेला एक विद्वान 
तुझ्या संस्कृतीवर लिहितो 

हे तुझ्या गुलाम झालेल्या मनाला पटणार नाही 
रुचणार नाही 

या महापुरुषांना तू मानत नाहीस 

याचेही दुःख उरात नाही 

या पुरूषानी तुझ्यासाठी सर्वाधिकार देऊन सुध्दा 
या लोकशाही देशात तू 

हुंडयासाठी पेटवली जातेस 


शापित सूर्य २-1 


सती म्हणून सरणावर 

जिवंत ढकलली जातेस 

याचेच दुःख 

काळजावर सुरूंग पेरल्यासारखे 

वाढत आहे 

हजारो सीताना धर्मग्रथांनी जाळले 
धगधगत्या सरणावरती ढकलून दिले 
तरी तुझी आसवे गळाली नाहीत 

ती गळाली राम वनवासाला चालला म्हणून 
दाभिक संस्कृतीचा दंभ 

आणि खोटा पुरुषार्थ 

रुपकुंवर नावाच्या तुझ्या 

हजारो बहिणीना जाळून मारतात 
ढोलांचे आवाज काढीत 

सरणावरती ढकलून देतात 

याचे सोयरसुतक न बाळगता 

तू रामायण बघण्यासाठी गदी करतेस 
याचेच दुःख काळीजभर आहे 

आता तुझ्या अज्ञानाची कीव येते 

कीव येते तुझ्या गुलामगिरीची 

तुझ्या दास्यत्वाची कणव येते 

आणि माझा मीच आजवर जळत जातो 
भट्टीसारखा 

त्यावेळी तुझा भेसूर भविष्यकाळ 
सभोवार रुंजी घालतो उत्थानगुंफा भिरभिरल्यागत 
नि मन थरकापून उठते 

तुझी अभिव्यक्ती पुन्हा एकदा 
संस्कृतीच्या काळ्याकभिन्न कोनाडयात 
गुडूप होण्याच्या भयाने 

तेव्हा आंबेडकरही या देशातून बुध्दासारखा 
पार हद्दपार झालेला असेल 


शापित सूर्य - ५५ 


पुस्तक 


रस्त्याच्या कडाकडाना उन्हापावसात 
गांडुळासारखी वळवळणारी उदयाची काळजी 
कापरासारखी भुरूभुरू जळू लागते 

तेव्हा जगण्याचे संदर्भ शोधीत 

काळोखाचेच हात 

मिणमिणते दिवे होतात 

वस्त्या वस्त्यामधून 

कधी मशाली बनून 

एरजळू लागतात 

पोटांसाठी 

कधी सांडू लागतो काळजीचा आक्रोश 
वरवंटा फिरवलेल्या अस्मितेसाठी 

कधी पाटीसाठी, पेन्सिलसाठी 

कधी - कधी पुस्तकासाठी 

आणि मग 

शिक्षणातील 'अबकड' किंवा 

एबीसीडी 

मेंदूला शॉकद्रीटमेंट द्यावी 

तशी पाटीवर उतरू लागते हळूवार 
काळ्याकभिन्न आकाशावर 

चांदण्या लुकलुकाव्यात 

तश्या चिघळलेल्या जखमांच्या वेदना 
मनाच्या कोऱ्या करकरीत पाटीवर 

पू वाहिल्यागत सुरक्षित उतरू लागल्या की 
पाटीचे अर्थ खूप गडद होत जातात 

नि पुराणांची कातडी सडू लागते 
महारोग्यांच्या विरघळलेल्या कातडीप्रमाणे... 
आम्हाला पाटीचा अर्थ समजू लागल्यापासून 
तर हल्ली पुराणकथांच्या 'इतिहासाची' पुस्तकेही 


झायित्त सूर्य - ५६ 


दात - ओठ खात बरीच 

चवताळून उठू लागतील 

आपली संस्कृती उठून चालली म्हणून 
पण करणार काय? 

सूर्याने रखरखीत वाळवंटातील 
पत्थरच शिलगावल्याने 

आता वाळूही पेटून उठलीय 

वेदनेचे पुस्तक बनून 


शापित सूर्य - ५७ 


£> 


फांशी 


प्रिय कल्लू आणि फकीरा 

तिहार तुरुंगाच्या फांशी तख्तावर 
केदारसिंग आणि सतवंतसिंगला फांशी दिले 
त्यावेळी तुमच्या पोक्त डोळ्यातून 
हिमकडयासारखा पाझरणारा कढ 
कोणालाही दिसला नाही 

ना दिसला तुमच्या हृदयात 
उमाळ्यासारखा खदखदणारा 

दयेचा ज्वालामुखीही जगाला 

एक क्रूर शापित आयुष्य 

पुन्हा असेच फांशीतख्तासारखे 
तुमच्यासमोर उभे करण्यापेक्षा 

बुध्द फुले आंबेडकर यांची पुस्तके 

कशी रे कुणी तुमच्या हातात दिली नाहीत? 
मांग म्हणून तुम्ही क्रूर आहात 

की इथल्या संस्कृतीने 

` तुम्हाला क्रूर करण्यासाठी 

हा फांशीचा दोर तुमच्या हातात दिला? 
नाही कल्लू SS फकीरा नाही 555 

तुम्ही क्रूर नाही 

कोवळ्या पोरांची पोटे भरावी 

म्हणून तुम्ही घारीसारखे तडपताना 
म्या पाहिलेय 

पोटच्या पोराना थड मारतानाही 
तुम्हाला कोण वेदना होतात 

हे म्या अनुभवलय 

मग तुम्ही गुन्हेगारांच्या 

मानेवरचा फांस 

कसा आवळतात रे... ? 


शापित सूर्य - ५८ 


द्या संस्कृतीने पिढीजातपणे 

` गाढवी ओझ्याप्रमाणे लादलेल्या धंदयांचे 
काळीज कठोर शापित्र अवशेष 

आज आंबेडकरांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यात 
कधीच डुचमळत असताना 

हे आयुष्याचे भग्नावशेष 

अजून कसे जपतात रे... ? 

अस्मिता ही तर क्रूरतेपेक्षाही 

अगदीच भिन्न आणि संवेदनशील असते 
बाँबसारखी 

म्हणून 

उठा, पेटवा तुमची मने 

व्हा प्रकाशित 

आणि एकेकाळी क्रूरकर्मा असलेल्या 
अंगुली मालासारखे तथागताचे बोट धरून 
तुडवित चला 

तुमच्या जगण्याला अनेक हिंस्त्र रंग दिलेली 
ही बकाल आणि बेअब्रू संस्कृती 
बोधीसत्वागत माणूसकीने 

पडू द्या ह्या तुरंगांच्या भिंती 

झडू दे त्यांचे वांझोटे पुरातन अवशेष 
कुजलेल्या शरीरासारखे 

तुमच्या सत्वाच्या 

धगधगत्या अंगारात 

नरक जगण्यापेक्षा 

स्वाभिमानी मृत्यूचा तृप्त आनंद 

एकदा तुम्हाला दाखविला पाहिजे 
दाखविली पाहिजे एकदा 

जळणाऱ्या आयुष्याची 

चंद्र झालेली 

ज्योतीबा-भीमाची क्रांतीज्योत 


शापित सूर्य - ५९ 


ज्याच्या प्रकाशात आज 
सारे भारतवर्ष धडपडतेय 

आणि ह्या ज्योतीवर झडप घालून 

ती विझवायला चाललेले 

या देशातील संस्कृतीपूजक 

नपूसंक पुरुषही तुम्हाला 

दाखविले पाहिजेत 

कल्लू, हिंदूस्थानाने तुम्हाला 

आपली हागीमूत डोक्यावर घेण्यासाठी 
मांग-भंगी केले 

तर भारताने तुला 

तुझा कुसवा धन्य करण्यासाठी 
सरताजाची शान बनविले 

हेही तुम्हाला आता समजावले पाहिजे 
'हिंदुस्थाना' च्या काळात 

तुझ्या गळ्यात होतं 

तुझी विटाळशी ठरवलेली थुंकी झेलीत फिरणारं मडकं 
कळकटलेलं 

संस्कृतीने टमरेलसाठी वापरून 

फेकून दिलेलं 

आज तुमच्या पुऱ्या स्वाभिमानी 
अस्मितेवर आहे 

स्वातंत्र्य, समतेची झालर 
आकाशाच्या निळाईशी आणि व्यापकतेशी 
नातं सांगणारी 

सारा भारत एकजीव करणारी 

म्हणून पुन्हा एकदा 

हिँदुस्थान' होण्याअगोदर 

सावध व्हा 

आणि माणूसवध करणारा कसाई 
म्हणून व्यालेली तुमची क्रूर प्रतिमा 


शापित सूर्य - ६० 


झटकून टाका सापाच्या कातीसारखी 
किवा जाळून टाका 

भीम-ज्योतीबाच्या क्रांतीज्योतीने 
अन्यथा पुनश्च गळ्याला मडकं 

आणि ढुंकणाला झाडू 

हे तुमच्या आयुष्याचे 

बिनहिशोबी गणित असेल 

संस्कृतीने आधीच ऑडिट केलेले 
अंगूलीमालही माणसाळून 

ताऱयाप्रमाणे तेजाळतोय 

तर मग तुम्ही का नाही दोस्त ? 

उठा 55 

उठा 55 

तुमच्या माणूस बनलेल्या बछडयाकडे बघा 
बघा तुमच्या सावित्री यशोधरेकडे 

आणि त्यांच्या काळयाकभिन्न जगण्याला 
आकार द्या भीमाचा 

प्रकाश दया बुध्दाचा 

तुरुंगाच्या भिंती 

स्या माणूसकी हरवलेल्या 
संस्कृतीसारख्याच असतात 

कठोर, अत्याचारी, अन्यायकारी 
तुमच्या विदीर्ण काळजाचे कष्टद हुंदकार 
त्यानी कदाचित जपूनही ठेवले असतील 
विटाविटामधून सिमेंटसारखे 

पण ते टिपून घेणारी वही 

ज्या संस्कृतीत नाही 

तेथे असे 'काम' आता करणे 

योग्य नाही फकीरा 55 

गुन्हेगाराना फांशी देणे छु 

ही तुमचीच डयूटी का असावी रे? 





शापित सूर्य - ६१ 


त्या पोस्टसाठी खुली रिक्रुटमेंट असू दे 
ती फाशी होऊ दे 

एखादया ब्राम्हणांच्या हातून 
किंवा संस्कृतीची थोरवी गाणारा 
एखादा लोकशाहीतील आधुनिक 
सेनापती" पुढे येऊ दे 
झिंगलेल्यागत 
या 'कामातली' अनंत मरणं 
आता त्यांच्या काळजात झिरू दे 
विषासारखी 
किंवा विरू दे ढेकळासारखी 
आम्हाला झिडकारताना वांझ झालेली 
त्यांची काळजं 
फांशी देताना गोठू दे 

किंवा फुटू दे 
पिकलेल्या गळवासारखी 
पण तुम्ही मात्र माणूस व्हा 
माणसात या 
तुमच्या खूबी, हातात 
वळलेल्या फांसाच्या 
क्रूर दोराची 
करुणाशील माळ करून 
ती तुमच्या गळ्यात 
सन्मानपूर्वक घालायला 
बुध्द-ज्योतीबा-आंबेडकर 
आज सहस्त्र पुस्तकानी 
हजर आहेत 
तेव्हा प्या हे अमृतकुंभ 
आणि व्हा चिरंदायी 
फिनिक्स पक्षाप्रमाणे ह 
सावध व्हा कल्लू 


शापित सूर्य - ६२ 


सावध व्हा 
हिटलरची अवलाद 

आता व्यालेली आहे 

तुमच्या अस्तित्वाच्या 

चोथ्या झालेल्या मड्यावर माती घालण्यासाठी 
तेव्हा हिंदूस्यान बनण्याआधी 

सावध व्हा 

आणि भळभळणारी जखमच बनून राहिलेल्या 
'हिंदुस्थान शब्दला फांशी द्या 

भारत नावाच्या तख्तावर.... 


शापित सूर्य - ६३ 


क्रांतीसूर्य 


हे आभाळ बनलेल्या क्रांतीसूर्या 

मी तुझ्याइतके खचित भोगलेले नाही 
पण तू भोगलेल्याची वेदना 

माझ्या अंगात अंगार फुलल्यागत 
झिरपून आली 

नि मी माणूस म्हणून पेटलो 

आतमध्ये गदगदलो 

तेव्हा कळले की क्रांती 

ही फक्त तुझ्यासारखी असते 

हजारो वर्षातून एकदा होणारी 

फक्त तुझ्यासारखी असते 

ती स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची 
कावड खांदयाखांद्यावरुन वाहिलेल्या 
पालखीसारखी असते | 
जडशीळ तरीही अभिमानाने पेलावी तशी 
तुझ्याचसारखी 

तुझ्यासारखा क्रांतीकारक 

या नरकाच्या ज्वालामुखीत 

झोकून देऊ शकतो बिनधास्तपणे 
स्फूलिंग बनून 

तुझ्यासारख्याच क्रांतीकारक 
लाव्हापासून चंदन बनून 

बरसू शकतो पावसासारखा 

किंवा दीपराग बनून 

जळलेलीच मने शिलगावू शकतो वणव्यासारखा 
तुझ्यासारखाच क्रांतीकारक 

बुध्दाचं लेणं मनावर कोरीत 

बोधीवृक्ष होऊन आभाळ फाटू पहातो 
तेव्हा गदगदलेले कढ नि 





शापित सूर्य - ६ ४ 


संस्कृतीने विटाळलेले दुःखाश्रू 

आनंद होऊन पाझरु लागतात 

अंगार बनलेल्या डोळ्याडोळ्यांतून 
मेणबत्ती जळल्यागत 

तेव्हा - | 

तेव्हा अग्निजन्य खडकातूनही 

झरे फुटण्याची प्रक्रिया सुरु होते 

मेलेली मने पान्हल्यागत 

म्हणून तुझ्या व्यक्तीमत्वाचा जयजयकार 
जयजयकार तुझ्या आभाळ बनलेल्या 
चैतन्यदायी प्रतिभेचा 

जयजयकार तुझ्या क्रांतीकारक प्रवृत्तीचा 
तुझ्या चिरंतन चिरदायी 

पुरोगामीत्वाचा जयजयकार 

तुझ्या प्रज्ञाशील करुणेच्या 
अभिव्यक्तिचा जयजयकार 

जयजयकार तुझ्या वरदान ठरलेल्या 
मानवी अस्मितेच्या औदार्याचा 


बाबा, आणखी जयजयकार 


करू तरी कशाकशाचा? 

तू झालास म्हणून 

मी माणूस झालो 

किंवा माणसात तरी आलो 
म्हणून तुझा त्रिवार जयजयकार 
चिरंतत जयजयकार 


शापित सूर्य - ६५ 


लोकशाहीच्या हुतात्म्यानो 


लोकशाहीसाठी हपापलेल्या दूतानो, 
चिनी विद्यार्थ्यांनो - 

तुमच्या अहिंसक आत्म्याचे आक्रोश 
या विश्वाच्या सत्यपणाला 

घालतील भविष्यात गवेषणी 
कोरतील तुमच्या निर्लेप मनाचे 
निगर्वी लोकशाहीवादी शापदग्ध अवशेष 
क्रूरकर्म्याच्या कपाळी 

ज्यानी तुमच्या मनावरून, देहावरून 
फिरवलेत रणगाडे 

अन्यायांचे नि अत्याचारांचे 

आणि फुलवतील उद्याचे 

लोकशाहीचे धुदं सुगंधित ताटवे 
ब्रम्हांडातील अनंत मंदाकिनीच्या मार्दवात 
जीवसृष्टीचा पहिला हुंकार फुटला 
त्याचवेळी लोकशाहीची 
आकाशगंगाही पेरली गेलीय इथे 
विमुक्तपणे शलाकेसारखी 

त्याचा या विश्वात फोफावणारा वृक्ष 
छाटता येणार नाही 

कोणत्याही सत्तेला आणि शक्तीलाही 
गाडता येणार नाही 

बुलंद आवाजाच्या अविष्काराला 
बंदुकीच्या गोळीने किंवा नळीने 
तलवारीच्या पात्यापेक्षा 

लेखणीच्या दांताला 

आणि तोफखानाच्या 

तप्त लाल गोळ्यापेक्षाही 

शब्दांच्या कौमार्याला 


शापित सूर्य - ६६ 





जगण्याचे मुक्त संदर्भ 

अधिक माहीत असतात 

तेच पेटवतात 

माणसांची मने 

कधी कधी निर्जीव दगडसुध्दा 
आणि क्रांती नावाचे युग 

पाझरू लागते मेणबत्तीसारखे 
माणसांच्या उठावाचा कैफ 

कधी जिरत नसतो 

तो निरंतर स्फुरत असतो 
तुरुंगाच्या भिंती भिंतीतून 
माणसांच्या पोलादी मनकवचातून 
कधी कधी फाशीच्या तख्तातूनही 
तुमच्या अमूर्त रक्ताचा खच 
आणि रणगाडयांचा थयथयाट पाहून 
तिएनानमेन चौकातील दगड 
थिजले आहेत बर्फासारखे 
चीनच्या भिंतीने 

आपल्या वांझोटया काळजांच्याही 
आता पणत्या केल्या आहेत 
झरीसारख्या. 

| ae 

साम्यवादाचे काय 

किंवा धर्मांधपणाचे काय, 

बुरखे पांघरून 

माणसाच्या मुक्त अभिव्यक्तीवर 
रणगाडे फिरवणाऱयाना 
विश्वाच्या उत्क्रांत अवस्थेत क्षमा नाही 
त्यांच्या कबरी 

उसवू घातल्या आहेत 

उदयाच्या सूर्यसंगरात 


शापित सूर्य - ६७ 


हुकूमशहांच्या अवलादीची 
भुतावळ गाडण्यासाठी 

उभ्या ठाकलेल्या क्रांतीवीरानो 
लोकशाहीची बीजे पेरणान्या 
शक्तीची पुण्याई 

तुमच्या पाठीशी आहे 


गुलाम मनाना मुक्त करण्याच्या 
तुमच्या पुरुषार्थाचा जयजयकार 
जयजयकार तुमच्या 

बलिदानाचा औदार्याचा 

एक नवी पहाट होणार आहे 

मनाच्या मुक्त सृजनशीलतेसाठी 
त्यावेळी मागावे लागणार नाही कधीही 
'गिव्ह मी डेमोक्रसी ऑर गिव्ह मी डेथ' 


झापित सूर्य - ६८ 


मंडेला सुटतो तेव्हा 


मार्टिन लुथर किंगच्या विद्रोही डोळ्यातील 
काळेकभिन्न कढ 

पसरत जातात गोर्‍यापान कातडीवर 
डांबरासारखे 

आणि अंधारात दडलेली त्यांची 

सर्जनशील पापे 

वर्णभेदाच्या आणि जातीयतेच्या 

भिंती उभारीत 

थेट काळ्या तारुण्यापर्यंत विव्हळतात 

आणि एका देशाच्या कोनाडया कोनाड्यापर्यंत 
तळपणारी अस्पृश्यता हि 
वांझोटी समता होऊन / 4 © 
मंडेलाला देशात येण्याचा 
खलिता पाठवते 

तेव्हा डोळेही काळेकुट्ट 
व्हावेत तशी तुकतुकणार्‍्या 4\ 
काळ्याकभित्र निग्रो कातडीऐवजी ae “Lf 
ही कातडी केळी सोलावी Tom » OO 
तशी सोलून काढावी ance rd 

असे वाटते 


मराठवाडयातील झोपडया-झोपड्या 
विद्यापीठ बनून जळू लागतात 
अस्मितेसाठी 

प्रज्ञासूर्याचा प्रकाश पांघरून 

पेटू लागतात 

अस्मितेसाठी 

तेव्हा बुध्दाची करुणा रडते 
आंबेडकराची समता थिजते 
फुल्यांचा सत्यशोधक 







: CEA 


KAN ८६; 


शापित सूर्य - ६९ 


संपल्यासारखा बुजतो 
मंडेला सुटतो 

तेव्हाही गाव गावच्या 
हॉटेलातील 

पावळी पन्हाळीचे 
बुरबुरीत कानतुटके कपही 
आक्रोशू लागतात 
अस्मितेसाठीच - 


शापित सूर्य - ७० 





देवा 


` अरे सर्वसाक्षी देवा परमेश्वरा 55 

परवा म्हणे तुझ्या देवळाला 

आग लागली 

तेव्हा तू कुठे होतास? 

तू जळला गेला नाहीस याची तारीफ 

तुझी लेकरे उदंड करतात 

पण तूच सांग 

अरे, दगड कधी जळतात का? 

उलट तुझ्यासमोर जिवंत माणसं 

जाळली जातात गाढवी 

संस्कृती बाटवल्यापायी 

तेव्हा तू कुठे असतोस? 

तुझे सोन्या रुप्याचे डोळे चोरले जातात 
तेव्हा तुझे जागृतपण कुठे असते ? 

सर्वांचे पालन पोषण करणार्‍या देवा 
माणसं पेटल्या भुकेसाठी भूक भूक म्हणून मरतात 
तेव्हा तू कुठे असतोस? 

तुझ्या देऊळ नावच्या पवित्रतेत 

निरपराधी मुली दासी म्हणून सोडल्या जातात 
तेव्हा तू कुठे असंतोस? 

त्याच पवित्रतेत तुझ्यासमोर 

तुझ्या भक्तगणाकडून 

आया बहिणी बलात्कारीत होतात 

तेव्हा तू कृष्ण का बनत नाहीस? 

की एक द्रौपदीच तुला प्रिय होती? . 

खरं म्हणजे तुझ्या निर्जिव षंढ अस्तित्वावर 
एव्हाना बलात्कारच व्हायला हवा होता 
कारण तुझ्या शून्य चैतन्याचा ध्यास 

घेऊन तुझ्यामागून धावणान्याना 


_ शापित सूर्य - ७१ 


तू माणूसपण शिकवलं नाहीस 

सदबुध्दी दिली नाहीस 

शिकवलास फक्त हजारो वर्षापासूनचा 

अन्याय - अत्याचार 

दिलीस नागडे करुन धिंडवडे काढणारी संस्कृती 
म्हणून तुझी नामोनिशाणी 

कुंकूवासारखी पुसून काढायला 

तुझ्यावरच खूप बलात्कार करायला हवेत 


शापित सूर्य - ७२ 





_ तथागथा 


हे तथागता 
तू रुजलास ह्या मातीत 
कोंभासारखाच 
आणि कातळकपाळाना फोडीत 
उत्तूंग पावलास 
आकाशाएवढा 
अहिंसेच्या विवरा विवरामधून 
पाझरलीस 
माणूस उध्दाराची गाथा 
आणि काळावर आसूड उगारावा 
तशी हळुवार पाऊले उमटावित 
दगडानाच शांतीदूत 
करीत गेलास 
शिल्पा शिल्पामधून 
आकाशाला पेलून धरलेले अशोकस्तंभ 
आज तुझी गौरवशाली कथा सांगतात 
नि कडेकपारीना रेलून धरलेले शिलालेख 
जेव्हा यशोधरेचीही व्याकूळ विरहीत 
व्यथा सांगतात 
शिल्पशब्दांच्या नाजूक ओठांनी 
तेव्हा भुयारांची काळीकभिन्न 
कोठारेही पाझरू लागतात 
अजिंठया-वेरुळाच्या लयदार लेण्यांनी 
बोधीवृक्षाच्या पाना पानावर कोरलेली 
प्रज्ञा करुणेची सळसळ 
झुळमुळतेय चांदण्याच्या सावळीसारखी 
नि पंचशीलाची भोवळ 


हळुवार स्पर्शून जाते 
मोरपंखागत मनभर काळीजभर 


शापित सूर्य - ७३ 


तू कस्तुरीमृगासारखा 

दरवळत होतास 

इथेच माझ्या आसपास 

हे मला माहित नव्हते 

माहीत नव्हती 

तुझ्या प्रज्ञेने शांतीमय समतामय झालेली 
कुशिनारा लुंबिनीची अभयारण्ये 
आम्ही वळवळत होतो | 
एका तुडूंब विषमतावादी नरकात 
किडयागत नग्न मनाने 

लाचार जिव्हेने 

तेव्हा आंबेडकर नावाचा एक 
शांतीदूत भेटला 

नि त्याने त्या नरकातून 

वर खेचून बोट दाखविले 

तुझ्या तेजोमय ध्यानस्थ मुद्रेकडे 
आणि मी चकितच झालो 

पार गोंधळलो 

धांदरटलो, भ्यालो 

सश्याच्या काळजासारखा 
कारण 

मी भोगलेल्या संस्कृतीत 

असा तेजोमय पुरुष नव्हता 
अशी शांत धीरोदात्त . 

मुद्राही नव्हती 

होते ते सारे हत्तीच्या सोंडेचे 
पशूच्या डोक्यांचे 

हिंस्त्र हातांचे अनेक अवतार 
आणि यांच्या संगतीत 

मीही झालो होतो 

एक मानव्य हरवलेला 


शापित सूर्य - ७४ 


िर्बुध्द निरंकार 
दांभिक आणि तेवढाच क्रुध्द . 
आता मी झालो आहे एक बुध्द 
मी नितळ झालो आहे 
मी शितळ झालो आहे 
धम्मचक्राच्या चोवीस आव्यानी 
आता मी बध्द झालो आहे 
आता मी बुध्द झालो आहे 
(टिप : मी बुध्द झालो आहे म्हणजे सत्य-असत्याचे ज्ञान मला आता होऊ 
लागलेले आहे अश्या अर्थाने) 


शापित सूर्य - ७५ | 


f 


तू अवतरली नसतीस तर... 


युगानूयुगे दाटलेला 

गडद काळोख चिरत 

प्रकाश शलाकेसारखी 

तू अवतरलीस 

तेव्हा इथे एक तमोयुग 

साखळदंडांचे मजबूत पाय होऊन 

व्यक्ती व्यक्तीच्या मानेवर 

मजबूतपणे विसावले होते 

वडाच्या पारंब्याप्रमाणे 

हजारो वर्षापासून 

स्त्री होण्याच्या गुन्हयाचा हुंकार 

इथल्या वांझ पौरुषत्वापुढे 

पतिव्रता होऊन पडलेला 

_ थंडपणे भोगलेल्यागत 

चुलीच्या धुराडयातील 

आणि अडगळीच्या 

दर्पकलेल्या धसमुसळ्या अंथरुणातील 

कधी बलात्कारीत, कधी चुचकारीत 

दबलेले, गुदमरलेले सुस्कारे 

बालविवाहाचे शाप होऊन 

मनामनावर फुत्कारीत 

बालविधवांचे सैन्य 

शापीत रणांगण फुलवित गेले 

केशवपनातील 

संस्कृतीच्या घाण्याला जुंपीत 
डोळ्यावर झापड बांधून 

तू अवतरलीस तेव्हा 

काळोख थोडा वादळल्यागत 

सैल झाला 


शापित सूर्य - ७६ 








विन्मुक्तपणे 
रक्ताचे टिपूस लागलेल्या दगडानी 
तुझी शुरांगनओटीही रक्‍ताळली 
उद्रेकाचे वारे पीत 
विष्टा शेणाच्या वर्षावात 
पहाट कोसळल्याप्रमाणे 
_प्रसवलेली विधवांची अपत्ये 
तुझ्या कुसवेची उब घेत 
संस्कृतीवाल्यांच्या छाताडावरचा दाब 
विष भिनल्यागत वाढवू लागली 
आणि ASTANA अंधारयुगाला वाचा फुटली 
मुक्याप्रमाणे 
ते वाचू लागले अक्षरे पहाटफूटीची 
पोटात तान्हुल्याची उब खेळवीत 
अबकडची वेदना इतिहास बनून 
आया-बहिणीच्या मेंदूवर 
उमटावित गेली त्यांची गुलामगिरी 
आणि संस्कृतीने पिऱ्यामीडसारखे उभारलेले 
पातिव्रत्याचे सार्वत्रिक कढं 
पाझरत गेले 
त्यांच्याच बाळंतवेणापर्यंत 
आज कुणी डॉक्टर, इंजिनियर, उद्योगपती, 
कलेक्टर, वैमानिक, शास्त्रज्ञ, पत्रकार, वकिल 
पंतप्रधान झाल्याची शेखी मिरवत 
तुझ्या स्मृती सेडून सर्व करतात 
अगदी सर्व 
सत्यनारायण, असत्यनारायण, संतोषीमाता, 
दूर्गापूजा, गौरीपूजा, वटसावित्री, मकरसंक्रांती 
अगदी काय वाट्टेल ते 
गरिबीमुळे लग्ने जुळत नाहीत म्हणून 
तरण्याताठया पोरी गळफांस लावून घेत असताना 


शापित सूर्य - ७७ 


नववधू हुंडयासाठी जळत असताना 
तुळशीवृंदावनसारख्या दगडांची लग्नेसुध्दा 
तुझ्या कर्तबगारीने 

युगायुगावर उमटलेली अक्षरे वाचीत 
इथली स्त्री 

पुन्हाही काळोखाचीच कैदी होतेय माते 
काळोखाचीच कैदी 

माते, तू अवतरली नसतीस तर.... 





शापित सूर्य - ७८ 


जोगवा 


काळाच्या खुणा चाखीत 
प्रत्येकाची बूज राखीत 
हरवलेला जोगवा शोधीत 
हक्क जोखीत फिरतोच आहे 
स्तूप माझा हलतो आहे 
रक्तहीन क्रांतीसाठी 
आतडे आतडे वितळलेला 
रक्ताचाच टाहो खरा | 
_ हरवलेला जोगवा शोधीत 
हक्क जोखीत फेरतोच आहे 
स्तूप माझा हलतो आहे 
कुणी बांधतात प्रेतांसाठी 
पिर्‍यामिड, ताजमहाल 
मागितलेल्या न्यायाला 
दगडानेच ठेचून मारतात 
हरवलेला जोगवा शोधीत 
हक्क जोखीत फिरतोच आहे 
स्तूप माझा हलतो आहे 
जगण्यासाठी काय लागतं ? 
तसूभर उत्तराला 
तत्वाच्या नी बौध्दिकतेच्या 
सर्व कोरड्या कावडीच सोडतात 
हरवलेल्या जोगवा शोधीत 
हक्क जोखीत फिरतोच आहे 
स्तूप माझा हलतो आहे. 


शापित सूर्य - ७९ 


वाघ आणि सरडे 


इथे वाघासारखे . 

दिसणारे 

सर्वच वाघ नसतात 

बरेच जण सरडे असतात सरडे 
पदोपदी रंग बदलणारे 
बटबटीत डोळ्यांचे 
बेडकासारखे 

त्यांना सापासारखी 

कातही टाकता येते 

कधी कधी या 

रानात 

चुकून एखादा 

खराखुरा वाघ निघालाच तर 
त्याचा दरारा सहन होत नाही 
म्हणून त्याच्यासाठी वेगळं 
रान बघितलं जातं 

नि बाहेरून रानालाच 

आग लावली जाते 

वाघ बेचिराख होण्यासाठी ! 


शाषित सूर्य Ca 





सिमोल्लंघन 


तो येताना शस्त्र घेऊनच सिमेवर आला 
नागडया-उघडया देहाने रानोमाळ भटकणारा 
रक्ताळलेल्या पायानी काटया-कुट्यावरून 
चालणारा 

सिमेवर यायचा म्हणजे 

हाती शस्त्रच पाहिजे 

नाहीतर ही पुढारलेली संस्कृती 

त्याचा एखादा राक्षस बनवून 

सर्व हाती शस्त्रे घेतलेली 

दहा-पंधरा हातांची दुर्गा होईल 

त्याची पाळे-मुळे खणून काढण्यासाठी 
आपली संस्कृती नागडी उघडी नव्हती 

तर तिची हजार दुःशासनानी 

हजारो वर्षे वस्त्र फेडच केली आहे 

म्हणून तो अश्वत्थाम्यासारखी 

चिघळत जाणारी जखम बुजवण्याच्या प्रयत्नात 
वणवण वणवणतो आहे 

अजूनही एक भीती आहे 

केवळ आपल्या अस्तित्वाचा अवशेष म्हणून 
राहिलेले लिंगच तोडले गेले तर... ? 
म्हणून तो आता 

. तेवढयाच सुरक्षिततेसाठी 

सिमेवर येताना शस्त्र घेऊन पुढे सरतो. 


शापित सूर्य - ८१ 


सलाम आणि साहेब 


खळकन वाडग्यात जड धातूचे 
नाणे वाजले तेव्हा 
फुटपाथवरच्या कोपर्‍यात 

अंग चोरून बसलेल्या भिकार्‍याच्या 
मोरपंखी डोळ्यात 

एकदम जीव आला 

पाण्यात पडलेल्या कापसाच्या बोळ्याप्रमाणे 
आता समोर दुसरा 

साहेब उभा होता 

सुटबूटवाला 

पापण्या हरवलेल्या 

किलकिल्या डोळ्यांची कावड 
वर उचलून त्याने त्याला 
किलकिले केले 

आणि तुटक्या हातांनी 
साहेबाला सलाम केला 

तेव्हा फुटक्या डोळयातील 
वेदनांचे आर्जव 

असंख्य मरणं झेलावित तसे 
पुन्हा सलामाला 

धारेने उभे राहिले 

दुसरे नाणे पडण्याच्या हिशोबात 
पण साहेब बघतच राहिले 

तसा विनय आणखी सैल झाला 
आणि आर्जव 

तुटलेल्या माळेतील 
मोत्याप्रमाणे घरंगळत गेले 
साहेबांच्या डोळ्यातील 
बुब्बुळांपर्यंत 


शापित सूर्य - ८२ 


आता मात्र 

साहेब फसफसू लागले 

सोडा फोडलेल्या बाटलीप्रमाणे 

आणि त्याने पटदिशी वाडगा 

उडवून लावला लाथेसरशी चेंडूसारखा 
फुटपाथेवरच्या कागदी शिस्तीसाठी 

ते जड नाणे घरंगळत कुठेतरी 

लुप्त झाले । 

तेव्हाही एकदा आर्जवी विनयाचीच 
सलामी सैल झाली 


शापित सूर्य - ८३ 


कागदी घोडे 


हाडे पिचून पडल्यागत आयुष्य संपून गेले 

कुणासाठी कसातरी सलाम ठोकण्यात पिचून गेले 
कोण होते कुणासाठी? हात बांधून कुणी गेले 

मरमरे रक्‍त आटवून मरण कुठे जवळ आले? 
झोपडयातले भाबडे कळस गोठविताना रडे झाले 
उकिरडयांचे रंग फुंकून तंबूचे बंगले केले 
कागदावरचेच शिक्षण सारे, कागदी घोडे उडून गेले . 
शिक्षणाचीच रद्दी विकून अशिक्षित जीवन झाले 





शापित gf = ८४ 


आरसा 


` समोर आरसा 

आरश्याच्या कोपऱ्यात 

टीनचे डबे 

त्यात थोडी 

डाळ, मूग आणि जोंधळ्याचे पीठ 
तव्यावर करपणारी 

अर्धुकडी भाकरी 

झोपड्यांचे चारही कोपरे 

अजून काळोखातच आहेत 
स्वप्नांचे आरसे करुन 

भविष्याचे रेखांश मोजता मोजता 
भंगलेल्या आरशासारखेच 
जगण्याचा 

केविलवाणा प्रयत्न 

तरीही आरशातून 

टीनच्या रिकाम्या डब्यांची 

रांग दिसतेच आहे 


शापित सूर्य - ८५ 


हे स्वतंत्रते... 


हे स्वतंत्रते... 

तू प्रकाशलीस तेव्हा 

इथल्या कोटी गुलामांच्या 
भकास डोळ्यातील युगानुयुगाचा काळोख 
जळाला 

पहाटेच्या स्वप्नासारखा 

आणि मानवमुक्तीच्या दुतानी 
तुझ्याकडे दान मागितले 
पुन्हा इथे कधीही 

गुलामीच्या साखळदंडांचे 
खणखणाट न ऐकण्याचे ! 
क्रांतीची गीते गाणाऱ्यांच्या 
जिभा छाटल्या जातात 
क्रांतीची स्वप्ने पहाणाऱ्या 
Agar शॉक दिले जातात 


क्रांतीचे सोहळे पहाणाऱ्यांच्या 
डोळ्यांची बुबुळे काढली जातात 
अशा भूमीवर तू समतेची, स्वातंत्र्याची 
ज्योत होऊन अवतरलीस 

हा तुझा तसा आगावूपणाच 
लोकशाहीची भरजरी चंद्रकळा लेऊन 
समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्यायाच्या 
चौखूर वेदीवर 

तू आरूढ झालीस 

आणि अंधारज्वाला वांझ 
झाल्यासारख्या लवलवल्या 

तुझ्या दैदीप्यमान अभिव्यक्तीचा 
इतिहास इथे बुध्द बनून 

अजिंठा वेरूळच्या अंधारगुहातून 


शापित सूर्य - 








समुद्रासारखा 

आणि याला आकाशाएवढी व्याप्ती देऊन 
मानवमुक्तीचे शिलालेख 

संविधानात कोरलेत लेण्यांसारखे 
आंबेडकर नावाच्या जळत्या पहाडाने 
तरीही अत्याचाराना चटावलेले कळप 

` अग्निकळ्यांची अब्रू 

खिशाला पेन टांगवावे 

तशी लुटीत जातात 

अस्मितेचा वारसा सांगणार्‍या शांतिदूतांच्या 
बुलंद डोळ्या डोळ्यातून 

तप्त लाल सळ्या खुपसत जातात 
काळोखगर्भ संस्कृतीसाठी 


हे स्वतंत्रते... 

वाटले नव्हते इथले व्यालेले सगळे पर्वत 
असे नागडे होतील म्हणून... 

वाटले नव्हते इथले भरदार आयाळीचे सिंह 
इतके षंढ आणि हिजडे असतील म्हणून 
निर्बुध्द डोक्याचे धर्मपिसाट कळप 

आज तुझी द्रौपदीसारखी वस्त्रफेड करताना 
आम्ही सगळे दगडागत चूप आहोत 

माते चूप आहोत ! 

वाटले नव्हते बाबराचे वंशज 

असे काँग्रेसगवतासारखे घराघरातून निपजून 
तुझ्या अस्मितेवर असा बलात्कार करतील म्हणून 


माते, तुझ्या धर्मनिरपेक्ष अस्तित्वाची 
लखलखीत प्रभा 

प्रकाशासारखी विश्वभर फाकत असताना 
इथल्या बांडगुळाना भगवा पालवच का फुटावा? 
तुझ्या तेजोमय इतिहासाच्या 


शापित सूर्य - ८७ 


मंदिरावर कळस झळकवण्यासाठी 
कुणी काळजाचा तुकडा का कापून दिला नाही? 


तुझी रक्तगर्भ झालेली लाज राखण्यासाठी 
तुझ्या शीलस्थळी म्हणे 

भगवी पताका लागणार आहे 

मग या आमच्या युगानुयुगाच्या वेदनांचे 
वस्त्र बनवून तयार केलेल्या तिरंग्याचे 
काय करावे आम्ही? 

बोल माते, बोल 

इथे माजलेल्या दांभिकतेच्या वणव्यात 
अस्मिता जाळून 

तमोयुगात दाटलेल्या काळोखात 

बोटे बुडवून 

आम्ही तुझा भाळ रेखला होता 

तो निर्बुध्द खलपुरुषानी 

असा एका क्षणात 


पार विटाळवून टाकला 

तुझ्या ओठावर उमलणाऱ्या 
समतेच्या झुलीसाठी 

कोणी जाळून घेतले नाही 

कोणी बलिदान केले नाही 
धर्मांच्या भिंतीचे बुरुज 

अधिक भक्कम करण्यासाठी मात्र 
शरयू लाल झाली 


हे स्वतंत्रते... 

रक्त स्वातंत्र्यासाठी सांडावे 

रक्त मानवमुक्तीसाढी सांडावे 

रक्त विश्वबंधुत्वासाढी सांडावे 

हे सांगणारी तुझी क्रांतीप्रवण शिकवण 
विश्वाच्या क्रांतिपर्वावा लज्जास्पद 


शापित सूर्य - ८८ 


तू सांग 

धर्माच्या मणमण बेडया 

पायात अडकवणारी 

बुडाखालच्या अंधाराला 

प्रकाश म्हणून मिरवणारी 

ही कोणती नीती ? 

विकृतीचा नांगर वास्तुशिल्पावरून फिरवणारी 
ही कोणती सहिष्णुता माते? 

मंदिरे-मशिदी हुकूम सोडणाऱ्यांची 

कधी प्रतीके बनत नसतात 

ती अस्मिता असते त्यासाठी घाम गाळणाऱयांची 
नाव 'अजरामर' करून घेणाऱ्यांची जात 
माणसाना अशी तोफेच्या तोंडी देऊन 
बलात्कारित इतिहास घडवत असते 
भविष्यात हीच अवलाद बाबर म्हणून 
ओळखली जाते 

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्देवीचा पुतळा 

मुक्त लोकशाहीचा स्वच्छंदी अविष्कार चेतवित 
तेथील लोकाना उभारी देत असताना 
स्वजनांकडूनच तू अशी बलात्कारित व्हावीस 
हा या युगांतराला लागलेला कलंक आहे 
आभाळाला गळती लागावी तशी तुझी अब्रू 
आता युगानुयुगे पाझरत राहील 

आणि प्रकाशवाटा शोधणाऱ्या यात्रिकाना 
काळोखाचे हात हस्तांदोलन करीत 

उभे रहातील 

याला आता कोण जबाबदार ? 

संघर्षाच्या वणव्यात 

तुझ्या विश्वव्यापी सुगंधी स्पर्शाने 


शापित सूर्य = ८९ 


रक्ताळलेल्या क्रांतिकारी मनाचे झालेले बगीचे 
असे उध्वस्त करून टाकणाऱ्या वांझ पुरुषाना 
तुझ्या सूर्यासारख्या समृध्द साम्राज्यात 
काही शिक्षा आहे का? 

धर्माची अफू खाऊन 

अंध आणि बेहोष झालेल्या भक्ताना 
माणसात आणण्यासाठी 

तुझ्या अथांगतेत 

काही जडीबुटी आहे का? 

सांग, सांग माते 

आता या अंधारयुगाला 

साक्षी रहाणे जड जात आहे 

आता पेटले पाहिजे 

उठले पाहिजे 

तुझ्या, उज्वल परंपरेचे 

वेध आता घेतले पाहिजेत 

माते - 

एकदा या शापित रक्तबंबाळ मनावर 
तुझा इतिहासवज्र हात ठेवून 
आशीर्वाद दे 

तुला तिरंगाच नेसवण्याची 

माझ्या मनाला बत्ती दे 

धर्मांधांच्या मनोवृत्तीवर 

थयाथया नाचण्याचे 

तुझे नैतिक बळ दे.... ! 


शापित सूर्य - ९० 


कावळे आणि गिधाडे 


आकाशाच्या निळ्या डोळ्यात 
कावळे कावले तेव्हा 

मनाचा गर्भ 

कोचून खाणारी गिधाडे 

भसकन उडाली 

निळ्याभोर आभाळात 
कावळ्यांची त्रेधातिरपट उडाली 
आणि ते पांगले चहुदिशांना 
गिधाडे मात्र तिथेच 

घिरट्या घालताहेत 

दुसर्‍या जिवंत मुडद्यांच्या शोधात 


शापित सूर्य - ९१ 


सुरूंग 

डोळ्यावर हात ठेवून 
पाप-पुण्यांचे ऑडिट करणाऱ्या 
या हलकट खेचरांना 
बाहेर खेचा 
आणि त्यांच्या प्रत्येक रंधात 
एकेक सुरूंग पेरून ठेवा 
जो त्यांना समानतेची 
मानवी मुल्ये शिकविल 


शापित सूर्य - ९२ 


j 


रोटी 


जगता जगता 
तडाच गेला आहे 
तडकलेल्या काचेसारखा 
खोटं गाणं गावं किती? 
मनात ठेवून रहावं किती? 
आता धुमसत पेटलं पाहिजे 
आम्हाला रोटी हवी 

गाणं नको 

चलनी नाणी नको 

रोटी हवी 

पोटभर रोटी 


शापित सूर्य - ९३ 


चित्रे 


कुठल्या पुराण पुरुषाची 
ही सारी चित्रे आहेत 
मातीने लिंपवलेली 
गुळासारखी? 

अरे ते लिंपन 

जरा खरवडून काढा 
पपई सोलल्याप्रमाणे 
आतला खरा दगड 
दिसू दे दगड ! 


शापित सूर्य - ९४ 


वाघनखे 


आता हे रण 

माजले आहे 

शेवाळलेल्या उन्मत्त बैलानी 
वीर्याचा लयकार 

झंकार सुटल्याप्रमाणे 

थांबा, त्या गायीना 

सोडू नका 

आता वाघनखे बनूनच 
जगणे आवश्यक आहे 


शापित सूर्य - ९५ 


व्यथा (महारोग्याची क्षमा मागून) 


माझ्या सर्वांगला 

डसली आहे 

महारोग्याची विरघळलेली नाके 
त्याची गळून पडलेली 

बोटे, पाय 

त्यांच्या वेदनेतून वहाणारा 
दुर्गंधीयुक्त पू 

माझ्या नसानसातून 

वाहतो आहे 

त्यांचे भेगाळलेले शरीर 

माझ्या पेशीपेशीवर 

मला दिसते आहे 

महारोग्यांच्या विद्रुपतेची 
भयानकता माझ्या काळजावर 
मृत्यूछायेसारखी विसावली आहे 
तरीही त्यांच्या रक्तात 
रुजण्यासाठी 

माझ्या भावनांना 

महारोग कसा होत नाही? 


शापित सूर्य - ९६ 


टिळा 


हं... सावकाश ह्या चांदण्यात 
पाय हळू बुडवा ! 

हिरव्याकंच बागांत फुलले कांटे 
बोचत नसले तरी 

इथे प्रत्येक वाटेवर 

विषारी सोनसळी सुगंधित 

फुले विखुरलेली आहेत 

गळ टाकल्यासारखी 

उन्हाचा कोवळा कवडसाही जिथे 
लवलवणारी ज्वाला होतेय 

तेथे लोण्याचे बीज पेरून काय उपयोग? 
आता मिटलेल्या पापण्यांची वही करा 
आणि त्यात नोंदवून ठेवा 
अंतरीचे खदखदणारे कढ ! 
उसवा पाकळ्यांचे 

पदर हळुवार 

तिला त्या स्वर्गीय आसनातून 
खेचून बाहेर काढा - 

आणि ऐकवा इथल्या 

अणू रेणूची करुण कहाणी 

न ऐकताच जावू लागली तर ... 
तिची ओटी भरा 

इथल्या जळजळीत 

अनुभवांच्या निखाऱ्यांनी 

मात्र त्या विधवा सव्वाष्णीला 

या उपेक्षित मातीचा 

टिळा लावायला विसरु नका ! 


शापित सूर्य - ९७ 


रंग 


या गढूळलेल्या गंडस्थाळात 
कालवून ठेवलेले रंग उधळा यार 
उडवा रंगाचे फटकारे सभोवार 

हे समोरचे बुजरे चेहरे 

रंगवून काढा - 

लाल फितीना हिरवारंग द्या 
तांबडा रंग मात्र इथून 

हद्दपार झाला पाहिजे 

त्यासाठी प्रत्येकाचे रक्त काळे 
करावे लागले तरी हरकत नाही 
तरीपण काळ्या रंगाला अवास्तव 
महत्व देऊ नका कारण 
अस्तित्वहीनं जडवादाची 

ती सुखात असेल ! 

काळा रंग म्हणजे 

काही नसल्याचे प्रतिक आहे 
शिवाय तांबडया रंगाची मक्तेदारी 
तो स्विकारून तुमच्या दारी 

` अधिकाराचा जोगवा मागत 

उभा ठाकेल. 

या भिंतीची रंगसफेदी मात्र 
बरोबर रंगेलपणाला जमेलशी 
साधली पाहिजे 

कारण - ` 

या चार चौकटीतच उत्कट 
भोगाचे आणि भोगलेल्या 'त्यागाचे” 
राजकारण मंथले जाते 

या प्रक्रियेतूनच तुमच्या भोगाळ 
देहाचा जन्म अलिप्तपणे झालेला असतो. 


शापित सूर्य - ९८ 


म्हणून तुमच्या वेगळेपणाचा अधिकार 
राखून ठेवण्याचासुध्दा तुम्हाला तसा 
काहीच अधिकार नाही 

या भिंतीच्या आडच 

पाजळलेल्या वासनांची 

प्रेम ह्या शब्दाची 

कागदी फुले बनवली जातात 

आणि जिवंत फुले इथे 

या भोगलेल्या बंगल्यांची शोभा वाढविण्यासाठी 
कुंडयातून पोसली जातात 

हां, खबरदार ! या फुलांचा, या झाडांचा, या 
मातीचा, या आकाशाचा, या पाण्याचा 
रंग बदलाल तर - ! 

कारण तुमचे अतिकौशल्याने 
ठिसूळ झालेले हात 

हे लेणे रंगविण्यासाठी नको आहेत 
तुम्ही रंगवा प्लुटोचा पृष्ठभाग 
विमाने, क्षेपणास्त्रे, न्युट्रॉन, बाँब, 
संडासच्या नळ्या, वाटल्यास 
टेस्टटयूब बेबी आणि 

तिसऱ्या महायुध्दाची तैलचित्रे ! 
बुडणाऱ्या सूर्याचा अस्त 

हा त्याचा अंत नसतो 

त्यावेळच्या केशरमिश्रीत जांभळ्या 
रंगाची उधळण ही पहाट गुलाबी 
सूर्योदयाची नांदी असते ! 

थांबा या रंगाकडे बुभूक्षित 

आणि कामांध नजरेने 

डोळे वटारून पाहण्याचे 

धैर्य दाखवू नका 

तुमच्या विटलेल्या मनाच्या 





शापित सूर्य - ९९ 


रंगीबेरंगी पडद्यांची 

सळसळ थांबवून 

त्यांना फक्त सफेदी 

एक रंगी, एक पदरी 

हे मुखवटे मात्र तसेच राहू दया 
आहेत त्या अवस्थेत 

पुढच्या पिढीच्या पुढयात 

या मुखवटयांच्या हाडांचे 

तुकडे फेकून 

त्यांच्या हातात ब्रश दिले पाहिजेत 
ह्या मुखवटयांचे 

विविध रंगाने आणि 

ढंगानी भोगलेले 

सुंदर भूतकाळ रंगविण्यासाठी ! 
सावधान ! आताच्या रंगाचे 

डाग तुमच्या हातावर, कपडयावर, 
चेहऱ्यावर पडलेले असल्यास 

ते पुसू नका 

कारण ह्यब रंगाच्या उधळणीत भविष्याचे 
वेध मुरलेले आहेत . 

डागांचे आणि तशकथित भोगांचे 
मुल्यांकन करण्यासाठी 


शापित सूर्य - १०० 


बाप 


धूप जाळल्यानंतर 

भरून उरलेल्या वासासारखे 

तिचे मंद हसणे आभाळभर विरघळत राहिले 
मी मागे पाहिले 

ती तर स्तब्धच होती. 

पोक्त झालेल्या विचारासारखी | 
बर्‍याच वेळात पुन्हा 

चांदण्यासारखं हसणं 

झुळमुळल 

मी पुन्हा वळलो 

ती तर तीच होती 

मघाशची अठरा वर्षांची 
सुवासयौवनी अवलिका 

हसरे ओठ, गोबरे गाल 

कानात सांगणारी बोलक्या 
डोळ्यांची चाल 

मी तिला विचारलं - 

“at नाव काय?” 

'फूल | d 

''तुझं गाव कोणतं ?'' 

'माहित नाही !' 

“JA आईवडील ——?’ 

ती भडकली 

संतापून नाकपुडया फुत्कारवित 
तिनं मलाच प्रश्‍न केला 

' — हे सगळं तुम्हाला कशाला ?' 
मी तिच्या त्या रुद्रावताराने दचकलोच' 
चाचरत म्हणालो - 

'माणसं माणसांची चौकशी करतात 


शापित सूर्य - १०१ 


तशीच मी तुझी केली 

'कसलीही आसक्ती न धरता | 
बर्‍्याचवेळपर्यंत सश्याच्या डोळ्यांनी 
मला न्याहाळून तिने प्रश्‍न केला - 
'जन्मणाऱ्या प्रत्येकाला 

कोणीतरी बाप असतोच का?" 

'होय असावा लागतो |’ 

'मग मला आई, माहितीय्‌ 

बापाला कधी पाहिलं नाही !' 

ती संयमाने उद्गारली. 


शापित पूर्व = १०२ 


र त 


पाया आणि शिखर 
डोक्यावर जातीयतेचे ओले 


` पिळे घेऊन चालतो आहे 


ही वाट तशी ओळखीची 

या वाटेनेच आमच्या पुर्वजांना 
धाना धाना एवढया डागण्या 
दिल्या आहेत 

कोरडया पडलेल्या घशात 
मुतायला वाटेवर अधिकाराचे 
चिटपाखरु देखील नाही 

आहेत ती सहानुभूतीची 
कोरडी कातळं 

करपलेल्या कातडीसारखी 

थंड पडलेली 

समोरची नदीही तशी 

खोल डोहाची, वळणावळणाची 
वाळीत टाकलेल्या घरासारखी 
एकटी एकाकी 

तिचेच पाणी शोषून घेत 
ताडमाडासारखे जातीत 
वखवखून वाढलेले हे वृक्ष 
आपल्या सावल्या सावरीत 

दूर पळतात तिच्या स्पर्शापासून 


` सुसाट पळणाऱ्या औट घटकेच्या 


उन्हासवे 3 

काय घालमेल आणि थरकांप 
झाला असेल नदीच्या प्रत्येक 
जलबिंदूच्या पेशीचा ? 
भडव्यांचा पाया पाण्यातून 
शिखरापर्यंत रुजत जातो 


शापित सूर्य - १०३ 


आणि हे गातात मान उंचावून 
उतूंग आकाशाचे गीत 
पाण्यात पाय पसरुनच 


शापित सूर्य - १०४ 


88 


_ कोपरा 


तिन्हिसांजे क्षितीजाच्या ओल्या कडा 
काजळताना 

दारात मुग्ध सकाळ 

अस्पष्टपणे व्याली होती 

पुढयात वाढून ठेवलेल्या ताटातही 
धुक्यातच ताव मारलेला 

वाढपी कोण होता हे 

कधीच जोखले नाही 

कारण इथल्या कातळांनाही 

कधी कधी पाझर फुटलेला अनुभव 
आता जीवनाची दोरीच 

घट्ट बांधून ठेवलीय काळखुंटीला 
काही तपं लोटल्यावर 

एकदम आठवण झाली ती अहिल्येची 
शीळा होऊन पडलेल्या एका साध्वीची 
मी केव्हाच पायधूळ झाडली होती. 
पुसून ठेवलेल्या उंबरठ्यावर 

आता अस्पष्ट आठवत असलं 

तरी समोरच्या कोपर्‍यात सगळं सगळं 
मी बिंबचून ठेवलय 

बिचकत बिचकत काही प्रतिमाही 
रेखाटल्या आहेत मुक्तपणे 

आता कोण म्हणतात 

इथे रामायण घडले 

नि महाभारत 

तुम्हाला अस्मितेत रुजलेला 
आस्तिक हवा आहे ना? 

मग इथे या 

या कोपप्याचे दार 


शापित सूर्य - १०५ 


अगदी अलगद 

आणि हळुवार उघडा 
आणि अनादी काळापासून 
झडलेल्या या वीर्यात 

तुमचं प्रतिर्बिब जरा निरखा 
तुम्हाला गवसेल 

सत्यात विरघळणारा त्याग 
आणि मुमताजसाठी महाल 
बांधणारा शहाजहान 


शापित सूर्य - १०६ 


शापित सूर्य 


या अवकाशाला ठिगळ लावण्यापेक्षा 
इथून छावणी हलवलेली बरी 
अस्पृश्यतेचे घोंगडे पांघरून 

अजून मुतातच मुसमुसणान्या 

या माश्यांचा आता 

वीट आलाय 

असिम क्रूरतेच्या खोल गर्तेत 
थोडीतरी करुणा असेल 

पण अजून इथल्या अणूरेणूत 
फुसफुसतोय जिवंत पशूपणा 
ज्वालामुखीसारखा 

कदाचित हा सूर्यच 

शापित असेल 

म्हणून इथून छावणी हलवलेली बरी 
जाताना 

अश्लील शीतलपणा जोखणाऱ्या 
इथल्या चंद्रासहीत 

त्याच्या अनुयायांना 

गटारगंगेत पिचवून i 

इथून छावणी हलवलेलीच बरी 


शापित सूर्य - १०७ 


तो एक दिवा 


या सूर्य व्यालेल्या आकाशाला 
मी एक दिवस ओरडून सांगेन 
इथले जीव 

दिव्याने रात्री जागवताहेत 
आपली हृदये शिजवताहेत 
उदयाच्या दिवसाला 

खाऊ घालण्यासाठी 

आता इथल्या घामाचा 
प्रत्येक थेंब ज्वालाग्राही 

नि रक्‍ताचा कण नी कण 
लाव्हा बनत चाललाय 

या आकाशाला गवेषणी 
घालणारा डोंब 

उद्या उसळलाच तर 

दोष या दिव्याला देऊ नका 
कारण त्यानेच या मातीतल्या 
रात्री जागविल्या आहेत. 


शापित सूर्य - १०८ 


सूर्य जगताहेत 


या डेंगळ्या डागातून 

आता सूर्य रुजताहेत 

याच मातीच्या 

ओसाड वाळवंटातले 
चंद्रमोळी झोपड्यातले 
आणि अनोळखी 
निःश्वासातले 

तुम्हीच कुजवलेल्या 
पानातील स्फूल्लिंग 

उजळून उठलेत 

बंगल्याना, हवेल्याना 

आणि खोटया अस्मितेलाही 
शह देण्यासाठी 

तुम्हाला ही अस्मिता 

आता नाकारताच येणार नाही 
पुढे करता येणार नाही 
तिमिराचा भन्नाट भाव 
तुम्हालाही उब हवी असेल 
मोकळ्या मनाने देऊ 

अगदी फुकटसुध्दा 

पण तडजोड कराल? 

बोला तडजोड कराल काय? 
की स्वतःचेच शिंग फुंकत रहाल? 


शापित सूर्य - ११९ 


जळणं 


मी जेव्हा क्षितीजरेषेवर 

उभा होतो 

तेव्हा आकाश पेटले होते 
काळ्या रक्तात नाचत होती 
दांभिकतेची भूते 

मी माझ्याच शरीराचे 

लचके तोडतो 

आणि पेटतो 

इतरांना पेटवित 

घामाचे तेल 

खुशाल मशालीत ओतीत 
झाडांच्या 

शेंडयाशेंडयावरून डोकावतात 
बुजलेली मढी 

खरं म्हणजे त्यांना 

मृत्यूच आलेला नसतो पण... 
दांभिकतेचा जिवंत ज्वालामुखी 
त्यांच्यातून उफाळतो | 
तेच जिवंत असतात 
पेटलेल्या आकाशात 

नग्न देहाचा विक्रय करीत 
मी आकलन करतोय हे 
किडलेल्या मेंदूने 

कारण मी सुध्दा 

केव्हाच जळून खाक झालोय 
काळ्याशार बर्फासारखा ..... 


शापित सूर्य - ११० 


जळकी रेषा 


अस्वस्थ मनाचे हे 

भक्कम बुरुज कोसळताना 
मी कुठवर साहू? 

आता तर ही जळकी रेषा 
खोल रुतत चाललीय 

हृदय पाषाणांच्या पोकळीत 
कातळांच्या कायेकायेवर कोरलेली 
ही अजंठया वेरुळची 

लेणी उसवा 

आणि त्यात ओतलेला 

प्राण पहा 

घिसडघाईने रंगवली जाणारी 
आजची बुरसट 

दुनिया पहा 

आणि ठरवा कुठचं 

अक्षय आणि अक्षम्य ते.... | 


शापित सूर्य - १११ 


घर 


माझं आकाश पेटले आहे 
संस्कृतीच्या चांदण्यात 
इथले पक्षी, झाडे 

हा गाव आक्रोशतोय 
पाणवठ्यासाठी 

हे दार तर अजून बंदच आहे 
घर फोडावे तर 

छप्पर कोसळेल ! 


शापित सूर्य - ११२ 


सांजवेळ 


एक सांजवेळ 
निवळ 

आकाश गुदमरतेय 
श्वास कोंडलेल्या गुरासारखे 
आता इथले पक्षीही 
उडून गेलेत केव्हाच 
आणि 
महारोग्यासारखे 
पाने झडलेले वृक्ष 
उगाच ताटकळतात 
उज्वल भविष्याच्या आशेने 
ओथंबलेले दुःख 
वाटा दूर 

शुष्क सहानुभूतीच्या 
तरीही 

नदीत पाय पसरून 
पर्णहीन चाफा 
कधीपासून 

आपली सोनफुले 
गढूळ पाण्यात 
ढाळतो आहे 


शापित सूर्य - ११३ 


गुलमोहर 


ऋतुबंध फुलून यावा 

तसे गुलमोहोराचे झाड 

उमलले पानोपानी 

गाववेशीवर 

खिडकीतून दिसणाऱ्या 

शुष्क रानवट 

अघळत पघळत गेलेल्या 

काही नितळगाव वाटा 

अफाट निळ्या क्षितीजाच्या 

रणांगणावर 

रक्तसांडल्यासारखा 

लाल लाल तांबडा डाग 

गुलमोहोर उभा आहे 

Poe टी 

वैशाखाचे अस्थिपंजर 

सांगाडे पाघळल्यासारखे 

सारेच ओसाड उजाड 
डोळ्यातील बाहुलीला 

खुपणारे भगभगीत 

जड ऊन 

अशावेळी 

आवर्ताचा पाऊस यावा तसा 

गुलमोहोर उभा आहे 

RR 

पाने नसताना 

फुलांचा बहर .... ? 

विचार करणे जड आहे 

तरीही तो तसाच फुलतो 

पगडी बांधल्यासारखा 


शापित सूर्य - ११४ 





पाने पहिली गाळतो 
आणि नंतर 

लाल चुटूक फुलांची 
ओंजळ घेऊन 
गुलमोहोर उभा आहे 
aoe 

छाती फुटेपर्यंत गुदमरुन 
ठेवणारं एकाकीपण 
त्याच्या वाट्याला का यावं ? 
आकाशाएवढं मोठं मन 
तरीही तेवढंच वेदनांचं 
रक्तासारखं 

ओतीव ओझं लेवून 
बेवारशी पुतळ्यासारखा 
गुलमोहोर उभा आहे 
pA Ere 

ज्येष्ठाची काजळमाया 
पावसाळी 

पावसाची पहिली 
शिरशिरी याच्या अंगात 
अंगभर विजेसारखी 
भिनली की 

तांबडा रंग रडू लागेल 
आणि हिरव्याकंच रंगाचं 
बाळबोध | 

याच्या फांदयाफांदयावरून 
बाळसे धरुन 

रांगडून उठेल 

सृष्टीच्या आवर्तनासाठी 


शापित सूर्य - ११५ 


ओबीची जागा 


वाळल्यासारखा 
श्रावणच कोळपून गेला 

ऐन उमेदीत 

आता हाडे खूप वाजतात 
ताशावर काठया पडाव्यात तशी 
पण अवतीभवती 

विशेष फरक नाहीच 

म्हणून ओबीसाठी 

एवढी जागा कोरून ठेवतोय 
मागून कोणीतरी येईल 
वंशज कशाला म्हणून? 

पण कुणीतरी येईल 

जमली तर ओबी 

कोरीलही 

पण त्याला अर्थाचे 
आवर्तात घुमणारे 

बेसुमार धुमारे फुटतील का? 
ही काळजीच कशाला? 
जागा ठेवणे आपले काम 
म्हणून ओबीसाठी 

एवढी जागा कोरुन ठेवतोय 


शापित सूर्य - ११६ 


सांगावा 


पावसाच्या झणझणीत 

गारवा घेतलेले 

काळेकुट्ट ढग आले 

सांगावा घेऊन 

कातरवेळी माझ्या दारी 

सूर्य वारल्याची बातमी 

मला त्यांनीच दिली 

नुकत्याच एका प्रेताला 
मूठमाती देऊन मी आलेलो 
सर्व अंग शिणले होते थकव्याने 
आणि पोटात भूकेची आग 
त्यांची जबरदस्ती 

हा सांगावा 

सर्वांना द्यावयाला हवा होता 
आजच आणि तोही स्या आडवेळी 
मी नीट काष्टी लावली 

कष्टाचं घोंगडं खांद्यावर टाकलं 
आणि पोटात पेटलेल्या 
वणव्याच्या उजेडात 

मोठया दुःखाने 

काळोखात बोटे बुडविली 
उद्याचा टिळा लावण्यासाठी 
विधवा झालेल्या रातीला 


शापित सूर्य - ?१ 3 


an 


N 





२३ 


क 











NW 
७२७ 


OO 
NN NN 


शापित सूर्य - ११८ 


गुंतावा 


पावसा 

अरे, तुझी हलकी पावले 
हळूवार छपरावर वाजवित ये 
येताना अंगभर 

शिरशिरी घेऊन ये 

जमल्यास - 

तृप्त थंड शिडकावा 

त्वचेला कोंब फुटण्यासारखा 
तुझे पहिले चुंबन घेताना 

मन तृप्त भरून आलं पाहिजे 
असाच ये - 

कधी तरी रात्रीचा आलास 
तरी चालेल 

मी हल्ली एकटाच असतो 
स्वतःला स्वतः गुंतवित 

तू आलास तर -- 

- तर तुला माझ्या स्वप्नांच्या 
संगमरवरी गाठोडयात गुंतवित' 
पण खरं सांग - 

तू माझा आहेस का? 

हल्ली हा गुंतावाच मला 
सुटत नाही -- 

पण या ढळल्या मातीत 
कोणकोणाचा असतो? 

तू दारातून आलास तर 
नक्कीच तुझं इथं स्वागत होईल; 
पण छप्परच कोसळून 
आलास तर... ? 

हे असचं असतं 


शापित सूर्य - ११९ 


पावसासारखं 

म्हणून मी हे सत्यच 

नाही असं ठरवलय 

.... तरीपण तू जेव्हा 

माझ्या खिडकीत येतोस 

तेव्हा माझे काळीजच 

कोसळीत ये ----- 
पावसासारख्या 

अचानक 

पावसा ----सा-रखा 55 — 


शापित सूर्य - १२० 


पावसा, तू येतोस पण 


पावसा, सांगून आलेल्या 
पाव्हण्यासारखा तू ठरल्यावेळी येतोस 
हे ठीक — 

पण तुझ्या स्वागतासाठी 
ज्यांच्याकडे छत्रीही नाही 

त्यांचे काय ? 

तुझी टपटप वाजणारी 

टपोरी पावले छपरावर 

अलगद झेलण्यासाठी 

ज्यांच्याकडे निवास्याला 

झोपडीही नाही 

त्यांचे काय? 

घामाच्या परवाली 

सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलावर 
ओतीत आकाश पांघरून 
फुटपाथेच्या कडेला 

कोसळलेल्यांचे काय? 

केवळ तुझ्याच हळव्या चुंबनाने 
तरारुन वाढलेल्या 

हिरव्यागार गालिच्यावर 

एखादी शेळीतरी 

चित्रासारखी चरवावी 

तरही शेळीही पदरी नसलेल्यांचे काय? 
अन्नासाठी धरतीच्या पोटात 
नांगर खुपसावा तर 

ज्यांच्याकडे ह्या अन्नदात्रीचा 
तुकडाही नाही त्यांचे काय? 
पावसा, पावसा 

तू आकाश कोसळीत येतोस तेव्हा 


शापित सूर्य - १२१ 


काळ्या पैशात उभारलेला कुठलाही 
बंगला कोसळत नाही रे 

तर कोसळतात त्या 

कष्टाने खपून उभारलेल्या झोपडया 
पुरात वाहत जाणारे बंगले नसतात 
त्या बंगल्यातील माणसे नसतात रे 
तर त्या 

झोपडया असतात, झोपडया 

त्या झोपडयातील नागडी उघडी 
माणसे असतात 

त्यांचीच पोरे असतात 

आणि पोरांच्याच पाळण्यातील 
गाडया असतात, हलक्या फुलक्या 
करवंटीच्या बनवलेल्या 

पावसा, खरं सांग 

तू कुणासाठी येतोस - 

गंमत म्हणून पावसात 

चिंब निथळणाऱ्या लहान-थोरांसाठी 
की आसरा नाही म्हणून 

हजार ठिकाणी विरलेल्या 

आणि विटलेल्या लुगडयात 

उन्हा पावसात घाम गाळीत 
पुतळ्यासारख्या थिजणाऱ्या 
नागडया उघडया बायका-पोरांसाठी... ? 


शापित सूर्य - १२२ 


पैजण 


दारातील काळोखात 

बोटे बुडवून 
हुंगल्यासारखा 

पैजणांचा आवाज 

पावले दिसत नाहीत कुठे 
इथेच कुठेतरी 

दबा धरून बसलेले स्वर, 
कधी मधी 

जीभ परजळीत 

मानेवर नखे रोवून 
काळजाला हात घालतात 
तेव्हा मात्र 

काळोख गळालेला असतो पूर्णपणे 
दिवस पिवून पडलेल्या 
पावसासारखा 


'शापित सूर्य - १२३ 


डोह 


क्षितीजपल्याड पसरणाऱ्या पायवाटेवर 
एक विसावलेलं भारगर्द झाड 
कुणाच्या अध्यात नसलेलं 

मध्यात नसलेलं 

पायाशी खोल डोह 

काळाकभिन्न 

संध्याकाळचे उशिरा 

पाणी पिण्यासाठी पशू आणि पक्षी 
इथेच येतात नियमित 

आताशा काठावरच्या दगडांचे बर्फ बनून 
डोहाच्या काठावर केस झाले आहेत 
काहीनी झाडाच्या मुळाना 
गोठवलेय पोलादाप्रमाणे 

झाड मात्र अध्यात नाही 

मध्यात नाही 

झाडाची गळून पडलेली 

पानेच कुजवण्याचे 

डोहाचे काम नसते 

तो झाडांच्या मुळानांही 

पाणी पुरवितो अविरत 

जीर्ण माळ्याप्रमाणे 

डोहात खोल कुठेतरी . 
झुळमुळणारे सोनेरी मासे 

केव्हा केव्हा नंक्षीसारखे वितळतात 
तेव्हा मात्र किनाऱयावरच्या 
पशू-पक्ष्यांची मने 

अस्थिर आणि भयकंपित होतात 
मासे तसे निरुपद्रवी 

तरीही अगडबंब देहाच्या 

हत्तीलाही ही भीती सोडत नाही. 


शापित सूर्य - १२४ 


फुलपाखरांची परिषद 


मित्रहो, शेपटीला दोर बांधून 

उडण्याचे दिवस संपले आता 

उठा, पेटवा तुमची मने 

व्हा मशाली 

आणि जागोजाग आग लावा 

त्यांच्या अरसिक काळजाना 

माणसांची पोरं आम्हाला उडवतात 
आम्ही उडतो 

हीच खरी गल्लत आहे यार जगण्याची 
सुंदर मुलायम पंखावरून प 
ब्लेड फिरवली तरी होणार नाही 

इतकी खोल वेदना या व्यथेत आहे 
सौदर्याचा शापच ठरलेला 

माणूस पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे 
काहीही करील 

उद्या तुमची सागूती चांगली होतेय 

हे कळले की तो तुमचे मटणही शिजविल 
तुमच्या पंखाच्या रंगात एकजीव झाले 
की अंतराळात मुसंडी मारता येते 

हे कळले की तो विश्वही पालथे घालील 
माणसासारखाच 

कारण तोच एक शाप आहे 

या सृष्टीच्या वरदानाला 

म्हणून तुमच्या नेभळटपणाचा 

धिक्कार असो | 
धिक्कार असो तुमच्या शून्य स्वाभिमानाचा 
अरे, चेतवा तुमचे अंग 

पेटवा तुमचे रंग 

आणि पंखावरचा प्रत्येक ठिपका 


शापित सूर्य - १२५ 


अणूबाँब बनवून उडू लागा 

(टीपः आंतरराष्ट्रीय युवक वर्षानिमित्त कला अकादमीच्या संकुलात आयोजित 
करण्यात आलेल्या युवक मेळाव्यात दिलेल्या विषयावर दिलेल्या वेळेत 
करण्यात आलेली ही कविता.) 


शापित सूर्य - १२६ 


ठिगळ 


एका कविचं फाटकं हृदय 
कधी घोडयासारखे खिंकाळत 
कधी धपापल्या रक्ताने 

मौन गंधेवाटेवरून पुढे सरकते 
तेव्हा - 

वेशीवरचे काळे घोडे 
चेकाळून मार्ग रोखतात 
चहुबाजूने 

हृदय वेशीवरच . 

ठिबकतं थेंब थेंब 

वेशीबाहेर पांढरा रथ उभा 
आभाळासारखा 

घोडे मात्र स्वैर भिरभिरलेले 
मुंग्याप्रमाणे 

हृदय रथावर थेंब थेंब 
रक्‍तरंजन मोठया कष्टाने टाकतेय 
आणि परत फिरण्यासाठी 
अवितर वळतेय 

बिंदूभोवती 

आता मात्र 

फाटक्या हृदयाला 

ठिगळ लावलेलीच बरी... 


ज्ञापित सूर्य - १२७ 


पालखी 


आम्ही भाई रे 

भोई रे 

पालखी वाहतो 

वाटूली चालतो ।।धृ.।। 
पैलाडीचा घाट उभा 
माथा टेकवित नभा 
भय उरात भरतो 
पालखी वाहतो ।।२।। 
असंख्यांचे अंत तोलित 
काळकातळाना फोडित 
बने तोडित शिरतो 
पालखी वाहतो ।|२|| 
माथ्यावर चांदण्यानी 
चंद्र अमुचा झाकल्यानी 
पेव पेटूनी फुटतो 
पालखी वाहतो ।|३।। 
दबलेल्या शवासांचेच 
निखाऱ्यांचे पुढे पेच 
वात लवित चालतो 
पालखी वाहतो ।।४|। 
मशालीच्या काजळराती 
उरातली भयाणभीती 
उभी हयात झुरतो 
पालखी वाहतो IM II 
पहाट पान्हताना तिथे 
दिवेलागण झुरे इथे 

दूर उजेड दिसतो 
पालखी वाहतो 

वाटूली चालतो ।|६।। 


शापित सूर्य = १२८ 


भारतीय मार्क्सवाद 


मार्क्सच्या दास कैपिटल ग्रंथाची पाने फडकावित 
इथले जानवेधारी 
मार्क्सवादी झाले 
आणि आपल्या जानव्यांचे दोर 
हातानी कुरवाळीत 
जातीवादाचे, वर्णाश्रम पध्दतीचे नवे सिध्दांत 
पिळवणूकीच्या अर्थशास्त्रात बुडवून 
मांडू लागले कुंडलीसारखे 
तेव्हा धर्मलंडांची कुस फसफसू लागली 
नागाच्या फुत्कारासारखी 
पण त्याना माहित आहे 
बुध्द स्वीकारला की धर्मांतर होतेय 
आणि मार्क्सवाद सांगितला की 
जानवं शर्टाखालीच रहाते 
म्हणून या देशात बुध्दीझम ऐवजी 
मार्क्सवादाचे खुंट 
वाढू लागलेत जानव्यासकट 
ताडमाडाप्रमाणे 
भांडवलदारी साम्राज्यात व्यालेल्या मार्क्सने 
जातीयतेचे बुजगावणे कधी पाहिले होते काय हो? 
अस्पृश्यतेचे खिजवणे 
'कधी अनुभवले होते काय हो? 
मग दासकैपिटल ग्रंथाची लिपी 
जातीयवादाची मुळाक्षरे वाचण्यास 
कशी समर्थ आहे ? 
भारतीय पिळवणूकीचं शास्त्र 
मार्क्सच्या भारोपीय 
घाऱ्या डोळ्यातून पाहिले म्हणजे 
भारतीय समाजव्यवस्थेचं रौद्ररूप 


शापित सूर्य - १२९ 


अगदी रशियामय बनून जाईल 

अशी समजूत करून घेणाऱया महाभागानो 
जाती उतरंडीचं, वर्गविद्रोहाचं, वर्णविद्रोहाचं गणित 
एकदा आमच्या पापण्या हरवलेल्या 

उजाड बुब्बुळातून समजून घ्या 

सडलेल्या नाक-बोटांच्या संवेदनाशून्य 
विद्रुपतेतून समजून घ्या 

आमच्या झोपडया झोपडयामधून वहाणाऱर्‍्या गटारगंगेत 
तवंगासारख्या तरंगणाऱ्या 

दुःखाच्या विरुपतेतून समजून घ्या 
झोपडपट्टीच्या कागदी पापुद्र्थामधून पाझरणाऱ्या 
तान्हु्यांच्या भूकेकंगाल आर्त रडण्यातून 
समजून घ्या 

हजारो वर्षे गांवकुसाबाहेर वळवळणाऱर्‍्या 
शापित एकलव्य शंबूकाच्या 

शब्दसामर्थ्याने समजून घ्या 

पसाभर लज्जारक्षणासाठी 

दिवसभर वापरून रात्रौ पांघरायला घेणाऱ्या 
आमच्या ठिगळ वस्त्रांच्या 

झिरझिरीत झरोक्यातून समजून घ्या 

आज आंबेडकर आणि बुध्द आमच्या 
आल्मेनच्या ताटल्या-वाटल्यामधून 
कळकटलेल्या भांडया-कुंडयामधून 
चुलाणावर रस्सा रढमटाचा 

तसा रटमटतो आहे 

एकीकडे दरबारी किनारीचे बंगले 

हळदीचे कोंब फुटावेत तसे 

मास्टर प्लॅनवर उठत जातात 

तर दुसरीकडे 

पावसात झाडाच्या आडोश्याला 
अस्पृश्यतेसारखी अळंबी फुटावित 


ज्ञापित सूर्य - १३० 


तशी झोपडयांची पालाडं 

फाटक्या ओल्याचिंब संसाराला जातीयतेची 

ठिगळ लावित जातात 

याचा मेळ मार्क्सच्या ग्रंथप्रामाण्यात १४९९ 
कसा घालणार? 


5 रिचवत WWM 


हजारो वर्षे घरंगळतेच आहे 

त्याला बांध आंबेडकर नावाच्या 
झंझावाताने घातला 

हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य असतानाही 
हिंदू संस्कृतीच्या वेदीवर उभे राहून 
मार्क्सवादाचा झोत 

लांबून दाखवणाऱर्‍याना मला विचारायचेय 
स्या भूमीवर अजून 

लेनीन का हो जन्मला नाही ? 

असे सांगतात की कुरुक्षेत्रावर 
अर्जूनाला विराट विश्वाचे दर्शन घडवणाऱ्या 
कृष्णालाही गीतेमध्ये म्हणे मार्क्सवाद 
घुसडावयाचा होता 

पण तो आपल्यापूर्वी जन्मला नाही 
याचे त्याला फार वैषम्य वाटले 
म्हणूनच अहिंसेची मुक्ताफळे उधळीत 
त्यानी रक्तपाताचे धडे अर्जूनाला देत 
महाभारत घडवले 

आणि सारे कुरुक्षेत्र सूडाने पेटले 
सूतपूत्र कर्णाच्य दुःखाचे कढ 

आणि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर 

एकलव्याचा कापलेला अंगठा 
समाजव्यवस्थेचे हुंदके गिळत 

पेटत जातात अज 


९८८१ 


शापित सूर्य - १३१. 


बकाल वस्त्यावस्त्यामधून 
जातीयतेचे सुरुंग ठसठसलेल्या 
या युध्दभूमीर 

आता शंबूकाचं मरण 

कुणी रामभक्त पेलेल काय? 
कुणी बुध्द पेरील काय? 


शापित सूर्य - १३२ 


| द्रौपदी, अहिल्या वगैरे... 


अफाट विकृत हातानी | 
आणि विकृत मनानी हे फेडलेले स्त्रीत्व 
संस्कृतीला गवेषणी घालीत 

धुंडाळंतेय आपली प्रतिमा 
कानाकोपऱ्यातून 

्रंथाग्रंथाच्या पानापानावर 

व्यालेली मातेची प्रतिमा 

आणि त्याच पानावर 

फेडलेले स्त्रीत्व 

पुराणकथांचे संदर्भ देत 

आज मेंदूमेंदूवर शेवाळतायत 

मेहंदीची नक्षी काढल्यासारखे 
(आधुनिकही) द्रौपदीचं भरसभेतील वस्त्रहरण 
आमिष आणि आंबट नजरानी न्याहाळत 
पुरुषी अहंकार पुनरुज्जिवीत होऊन 
रथाळतोय घराघरामधून कारसेवेसारखा 
एक स्त्री पाचजणासाठी असते... 

स्त्रीत्व भोगण्यासाठीच असते 

हे सांगणारे ग्रंथ गुरु होतात 

आणि ही 'जनरल डिबॉयचेरी' आहे 

हे दाखवून '. 

तिच्या मुक्तीसाठी लढणारे लढवय्ये 

या भूमीवर शापिंत नि आरोपी ठरवले जातात 
बेलाशकपणे 

एका वाची मातेची प्रतिमा 

तर तिसऱया वाची तिची 

भरसभेत वस्त्रफेड 

द्रौपदी, अनुसूये, अहिल्ले 

सांगा, सांगा 


शापित सूर्य - १३३ 


तुमच्या अब्रूनी रक्‍ताळून 
ग्रंथपान झालेले 

हे पुराणांचे गौरव 

मी कसे स्वीकारू? 

ग्रंथानीच ह्या देवाना 
कायदेशीर केलेली ही तरतूद 
मी कसा नाकारू ? 





शापित सूर्य - १३४ 






E 


aq 


fe 


दु रिप 4 
टल. 





ee ea — 


WORLD KONKANI CENTRE 


Shakthinagar, Mangalore. 

No: Acc. No: 
{h on Borrower's Returned 

No on 


And Signature 

















O 
= 


Acc. No. 


if necessary. 


HELP TO KEEP THIS BOOK 


आमची इतर प्रकाशने 


° वशिवू(वाटक) 
फक) 
KONKAN, c गदमी पुरस्कार 
९” LIBRARY ९, F 
SHAKTHINAGAR D. K. 3 [गितिका) 
+ I एज आयलें 
7) | 
. Books lost, tom, defaced, marked or dam पाचल (भोवडेखबर) 
eee SRR 
Books issued can be recalled at any time, j संग्रह) 


FRESH & CLEAN oe ae -a | 


श्री. दादू मान्द्रेकर हे कवीही 
आहेत व विविध सामाजिक चळवळीत 
त्यांचा सहभागही आहे. कार्यकर्त्याचे 
संवेदनक्षम मत आणि कविचा 
कलाव्यवहार असा दुहेरी गोफ त्यांच्या 
मानसिकतेत गुंफलेला आहे. भोवतालचा 
निसर्ग जितक्या सहजतेने ते न्याहाळतात 
तितक्याच आत्मियतेने ते गोमंतकीय 
लोकजीवनाचे साद-पडसादही चित्रीत 


करतात. गोमंतक प्रदेश हा केवळ निसगनिच बहरलेला प्रदेश नाही तर 

मुख्यतः इथे जगणाऱ्या विविध थरांतील लोकजीवनाची स्पंदने, त्यांचे 

श्वास - उच्छवास, ताणतणाव व त्यांचा इतिहास ते आपल्या 

कवितेमधून व्यक्तावितात. हा काव्यसंग्रह जरी त्यांचा सामाजिक 

जाणीवेचा आणि प्रस्थापित गुलामगिरी झुगारण्याचा आरसा असला तरी 
त्यांच्या इतर कविताही अंतर्मुख करणार्‍या आहेत. 





`” दादू मान््रेकरांची कविता ही एका अस्वस्थ मनाच्या आतील 
` कत्लोळाचे दर्शन घडवते. समाजव्यवस्थेचे दुःख चितारते व तोही एका 
विशिष्ट शैलीत कल्लोळाना शब्दांकित करताना पाहिले की आनंद होतो 


- नारायण सुर्वे 


